PR 


Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 23rd July 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४९ , किंमत : रुपये ११ - ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३ . 


मुख्याधिकारी, नगर परिषद यांजकडून 


क्रमांक नपरा - प्रशा- ८९४- २०१५ 


राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा 
विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ , दिनांक २८ एप्रिल , २०१५ 
रोजी लागू करण्यात आला आहे . या अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश 
लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व 
द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसूचित करणे आवश्यक आहे . 


त्यानुसार रामटेक नगर परिषद क्षेत्रातील पात्र नागरिकांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे लोकसेवा अधिसुचित 
करण्यात येत आहेत . तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारे पदनिर्देशीत अधिकारी, तसेच या सेवा वेळेवर न पुरविल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणेच्या 


ना .-एक - अ-१ ( १५८२) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


शासन 


दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि विहीत कालमर्यादा अधिसूचित करून जाहीर प्रगटन करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ 
कलम-३ अन्वये नगरपालिका ( क वर्ग)/नगर पंचायतने जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील 


नियत कालमर्यादा 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 
प्राधिकारी प्राधिकारी 


पत्र 


अ . क्र . लोक सेवांची आवश्यक कागद 

सूची पत्र 
(१) (२) (३) 
१ जन्म प्रमाणपत्र विहित नमुन्यातील 

देणे. 


( ६ ) 


( ७) 


( ८ ) 


(४) 
१५ रू . 


(५ ) 
३ दिवस 


मुख्याधिकारी 


अर्ज 


जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन 
अधिनियम , १९६९ अधीक्षक 
अन्वये प्राधिकृत 
अधिकारी ( संबंधित 
विभाग प्रमुख ) 


१५ रू . 


३ दिवस 


मुख्याधिकारी 


२ मृत्यू प्रमाणपत्र विहित नमुन्यातील 
देणे . 

अर्ज 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


३ दिवस 


मुख्याधिकारी 


१ - ९० 
दिवसांचे 
पर्यंत ० 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


विवाह नोंदणी 
अधिनियम , १९९८ 
अन्वये प्राधिकृत 
अधिकारी ( संबंधित 
विभाग प्रमुख ) 


पैसे , 


३ विवाह नोंदणी १ . विहित नमुन्यातील 
प्रमाणपत्र देणे. अर्ज 

२ . वास्तव्याचा पुरावा 
३ . वयाचा पुरावा 
४ . विवाहासाठी 
उपस्थित 
साक्षीदारांचे 

स्वयंघोषणापत्र 
५. ९० दिवसानंतर 
नोंदणी असल्यास 
स्वयंघोषणापत्र 


९१ ते 
३६५ दिवस 
रू . १०० , 
३६६ ते 
कधीही पर्यंत 
रू . २०० 
विवाह 
नोंदणी 


प्रमाणपत्र 
रू . ५० 
प्रती प्रत . 


१५ रू . 


३ दिवस 


संबंधित विभाग 


मुख्याधिकारी 


४ मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील 

उतारा देणे . अर्ज 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


प्रमुख 


विहित नमुन्यातील 


१५ रू . 


३ दिवस 


संबंधित विभाग 


५ थकबाकी 

नसल्याचा 
दाखला देणे . 


कार्यालयीन मुख्याधिकारी 
अधीक्षक 


अर्ज 


प्रमुख 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


IM 


३ 


( १) 


( २) 


(३) 


(४ ) 


तपशिल — चालू 

(५ ) 


१५ दिवस 


मुख्याधिकारी 


संबंधित विभाग 
प्रमुख 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


६ ( अ) दस्त - १. विहित नमुन्यातील 
ऐवजाच्या 

अर्ज 
आधारे मालमत्ता २ . थकबाकी 
हस्तांतरण नोंद नसल्याचा दाखला 
प्रमाणपत्र देणे . ३. दस्ताऐवजाची 

प्रत ( खरेदीखत / 
बक्षीसपत्र / 
वाटणीपत्र व 
इतर) 


खरेदीखत 
५००० पर्यंत 
रू . १२५ , 
खरेदीखत 
५००१ ते 
१०००० पर्यंत 
रू . २०० 
१०००१ ते 
२५००० पर्यंत 
रू . २५० 
२५००१ ते 
५०००० पर्यंत 
रू . ४०० 
५०००० वर 
रू . ५०० 


रू . ५० 


१५ दिवस 


मुख्याधिकारी 


संबंधित विभाग 
प्रमुख 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


( ब ) वारसा १ . विहित नमुन्यातील 
हक्काने 

अर्ज 
मालमत्ता २. थकबाकी 
हस्तांतरण नोंद नसल्याचा दाखला 
प्रमाणपत्र देणे . ३. वारसा हक्क 

प्रमाणपत्र 


७ दिवस 


संबंधित विभाग 


मुख्याधिकारी 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


देणे. 


प्रमुख 


७ झोन दाखला १ . विहित नमुन्यातील रू . १०० 

अर्ज 
२ . ७/ १२ उतारा / 
सिटी सर्वे 

उतारा 
३ . मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा 
८ भाग नकाशा १. विहित नमुन्यातील प्रती अ - ४ 
देणे . 

साईज 
२ . ७/१२ उतारा / कृष्णधवल 
सिटी सर्व्ह रू . १०० 
उतारा 

प्रती ओ- ४ 
३ . मोजणी नकाशा/ साईज रंगीत 
सिटी सर्व्हे नकाशा रू . ३०० 


७ दिवस 


मुख्याधिकारी 


संबंधित विभाग 
प्रमुख 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


___ अर्ज 


. . 


६० दिवस 


मुख्याधिकारी 


९ बांधकाम 

परवाना देणे . 


संबंधित विभाग 
प्रमुख 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


१ . विहित नमुन्यातील 

अर्ज 
२ . वास्तुविशारदाचा 

दाखला 
३. मालकी हक्काची 
कागदपत्रे 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


तक्ता चालू 


(१) 


(२) 


४ . बांधकाम आराखडा 

नकाशा ४ प्रती 
५ . मोजणी नकाशा 
६ . मंजूर 

रेखांकनाची प्रत 
७. शपथपत्र 
८ . टॅक्स पावती 
९ . डिमान्ड नक्कल 


१० . जोते प्रमाणपत्र १ . विहित नमुन्यातील 


१५ दिवस 


मुख्याधिकारी 


संबंधित विभाग 
प्रमुख 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


अर्ज 


२ . बांधकाम प्रारंभ 

प्रमाणपत्र 


११ . 


३० दिवस 


संबंधित विभाग 


मुख्याधिकारी 


भोगवटा 
प्रमाणपत्र देणे 


कायोलयीन 
अधीक्षक 


प्रमुख 


१ . विहित नमुन्यातील 

अर्ज 
२ . बांधकाम प्रारंभ 

प्रमाणपत्र 
३ . जोते प्रमाणपत्र 
४ . घरमालक/ 
वास्तुविशारद 
यांचे पूर्णत्वाचे 
स्वयंघोषणापत्र 


१२ . नळजोडणी 


१५ दिवस 


मुख्याधिकारी 


संबंधित विभाग 
प्रमुख 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


देणे. 


१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज 
२. चालु वर्षाची 

टॅक्स पावती 
३ . थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 
४ . अधिकृत प्लंबर ने 

काढलेला नकाशा 
५. १०० रू . चे स्टॅप 

पेपरवर विहीत 

नमुन्यातील करारनामा 
१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज 
२ . जागा मालकी 

कागदपत्रे 
३ . थकबाकी नसल्याचा 


१५ दिवस 


मुख्याधिकारी 


१३ . जलनिःसारण 

जोडणी देणे . 


कनिष्ठ 
अभियंता 


कार्यालयीन 
अधीक्षक 


दाखला 


रामटेक : 
दिनांक ८ जुलै २०१५ . 


गीता वंजारी , 
मुख्याधिकारी , नगर परिषद , 

रामटेक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


बुधवार , मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 


आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील तरतुदीनुसार नागपूर महानगरपालिकेने नागपूर शहरातील खुल्या भुखंडावर टाकण्यात येणा- या 
कच- या संबंधाने “ नागपूर महानगरपालिका ( खुल्या भुखंडावर कचरा फेकणे, जमा करणे व विल्हेवाट लावण्यावर नियंत्रण ) नियम , २०१४ ” साठी 
केलेले उपविधी. 


प्रारंभिक प्रस्तावना 


क्रमांक -एचओ- ६२५ - एम . आय . एस . सी .- २०१५. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम ४५७ ( १३, १७) व इतर संबंधित तरतुदीनुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील खुल्या भूखंडावर 
कचरा फेकणे, जमा करणे व विल्हेवाट लावण्यावर व त्यापासून उद्भवणा- या जल , वायु व जमिनीच्या प्रदुषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची जबाबदारी 
नागपूर महानगरपालिकेची आहे . तसेच ही जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेकडे असल्याने या सर्व तरतुदीचे अधिक स्पष्टीकरण देणारे उपविधी 
तयार करणे हे महानगरपालिकेच्या अंमलबजावणी करणा- या अधिका- यांच्या व नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्यक होते . याबाबत म.न.पा . ठराव क्र . ३६ 
दिनांक २० जानेवारी २०१५ नुसार मनपाने सदई उपविधी तयार केले आहे . जेणेकरुन संबंधित अधिका- यांना व नागरिकांना आपल्या जबाबदा- या 
कोणत्या आहेत हे स्पष्ट होईल व जबाबदा-यांचे उल्लंघन केल्यास काय ( शास्ती) कारवाई होईल हे तसेच जबाबदा-यांचे विकेंद्रीकरण करून 
नागरिकांचा सहभागही वाढावा या हेतुने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५७ ( १३, १७) या संदर्भातील तरतुदीनुसार नागपूर शहरातील 
खुल्या भुखंडावर “ नागपूर महानगरपालिका ( खुल्या भुखंडावर कचरा फेकणे , जमा करणे व विल्हेवाट लावण्यावर नियंत्रण ) नियम २०१४ ” ही उपविधी 
तयार केली आहे . 

त्या उपविधीचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमांचे कलम ४६० नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे याप्रमाणे परिणाम होण्याच्या संभाव्य असलेल्या सर्व 
व्यक्तीच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सुचना देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या नंतर उपविधीचा मसुदा नागपूर शहर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडून विचारात घेण्यात येईल . 


ना -एक - अ -२ ( १५८२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


उक्त उपविधीच्या मसुदाचे संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सुचना उक्त कालावधी संपण्यापुर्वी महानगरपालिका 
आयुक्त , नागपूर यांचेकडे प्राप्त होतील त्या विचारात घेण्यात येतील . 

संक्षिप्त नाव व व्याप्ती : ( अ ) (१ ) या नियमास नागपूर महानगरपालिका ( खुल्या भुखंडावर कचरा फेकणे, जमा करणे वा विल्हेवाट 
लावण्यांवर नियंत्रण ) नियम २०१४ . 

(२) हे नियम नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीकरीता सिमीत राहील . 
( ३) हे नियम शासनाने मंजुरी दिल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 
( ब ) विषयात किंवा संदर्भात काहीही प्रतिकुल नसल्यास , त्या अधिनियमात . 
• ( १) कायदा : - म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा (मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम ) महाराष्ट्र कायदा २०१२ 

मधील २८ व्या कलमाद्वारे सुधारीत . 


• ( २ ) इमारत : - या संज्ञेत माणसाने राहण्याचे घर म्हणून किंवा अन्य प्रकार उपयोग करण्यात येत असलेले कोणतेही घर , उपगृह , 

तबेला , छपरी , झोपडी व अन्य परिवेष्टीत जागा किंवा संरचना यांचा समावेश होतो मग ती चिरेबंदी असोकिंवा विटा , लाकूड , 
चिखल, धातू किंवा कोणतेही अन्य सामान याने बांधलेली असो, तसेच या संज्ञेत व्हरांडे, कायम बसवलेले चबुतरे , जोते, दाराच्या 

पाय- या , आवाराच्या भिंती व कुंपण धरुन भिंती व तत्सम भाग यांचा समावेश होतो . 
( ३) शहर : - म्हणजे, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २३४ -थ, खंड ( २) अन्वये किंवा अधिनियमाचे कलम ३, पोट -कलम ( २ ) 

अन्वये अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रांच्या संबंधात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले, एक शहर बनणारे असे , 
अधिक मोठे नागरी क्षेत्र. 


आणि नागपूर शहराच्या संदर्भात मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका ( सुधारणा) आणि नागपूर शहर महानगरपालिका (निरसन ) 

अधिनियम , २०११ ( २०१२ चा महा. २३ ) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास नागपूर शहरात समाविष्ट असलेले क्षेत्र, 
• ( ४ ) आयुक्त : - म्हणजे, कलम ३६ अन्वये नेमलेला शहराचा नगरपालिका आयुक्त व त्यामध्ये कलम ३९ अन्वये नेमलेल्या हंगामी 

आयुक्ताचा समावेश होतो . 


• ( ५ ) महानगरपालिका : - म्हणजे, शहर म्हणून ओळखल्या जाणा - या अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी रचना केलेलीकिंवा रचना 

केलेली असल्याचेमानण्यात येणारी महानगरपालिका . 


• ( ६) घातक रोग : - म्हणजे, पटकी, प्लेग , देवी किंवा ज्याच्यामुळे मानवी जीवितास धोका उत्पन्न होतो व जो महानगरपालिका 

जाहीर नोटिशीद्वारे वेळोवेळी घातक रोग म्हणून जाहीर करील असा अन्य कोणताही साथीचा किंवा संक्रामक रोग . 
• ( ७) घाण : — या संज्ञेत मलजल , मलमुत्र व सर्व दुर्गंधी पदार्थ यांचा समावेश होतो . 


( ८ ) अन्न : - या संज्ञेत औषधी द्रव्ये किंवा पाणी याखेरीज अन्य ज्या ज्या पदार्थाचा खाण्यासाठी किंवापिण्यासाठी उपयोग करण्यात 

येतो अशा प्रत्येक पदार्थाचा आणि जो कोणताही पदार्थ मनुष्याच्या अन्नात सामान्यपणे असतो किंवा असे अन्न बनविण्यासाठी 
किंवा तयार करण्यासाठी ज्याचा उपयोग केला जातो अशा कोणत्याही पदार्थाचा समावेश होतो . तसेच या संज्ञेत मिठाई , स्वाद 
आणणारे व रंग आणणारे पदार्थ आणि मसाल्याचेजिन्नस व मसाले यांचाही समावेश होतो . 


• (९ ) माल : — या संज्ञेत प्राण्याचा समावेश होतो . 


( १० ) घराची गल्ली किंवा साफसफाईसाठी जाण्यायेण्याचा मार्ग : — म्हणजे नाली , म्हणून उपयोगात आणण्याच्या प्रयोजनासाठी 

किंवा संडास , मूत्री , मलकुंडी किंवा घाणेरड्या किंवा दूषित पदार्थासाठी ठेवलेले अन्य पात्र याकडे जाण्यासाठी नगरपालिकेच्या 
सेवकांच्या किंवा तो साफ करण्यासाठी किंवा त्यातील घाण काढून नेण्याकरीता नेमलेल्या व्यक्तीस त्याकडे जाण्यासाठी तयार 
केलेला. अलग राखलेला किंवा उपयोगात आणलेला मार्ग किंवा जमिनीची पट्टी. 


। ( ११ ) जमीन : — या संज्ञेत जिच्यावर बांधकाम करण्यात येत आहे किंवा करण्यात आले आहे किंवा जी पाण्याने आच्छादलेली आहे 

अशी जमीन, जमीनीपासून उत्पन्न होणारे फायदे जमिनीशी जोडलेल्या वस्तू किंवा कोणत्याही जमिनिशी जोडलेल्या वस्तुची 
कायमच्या जखडलेल्या वस्तू आणि विधानमंडळाने पारित केलेल्या अधिनियमान्वये कोणतेही निर्माण केलेले हक्क यांचा समावेश 
होतो. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


• ( १२) निवासगृह : - म्हणजे, येथे पैशाच्या मोबदल्यात भोजन किंवा अन्य सेवेसह किंवा भोजनावाचून किंवा अन्य सेवेवाचून राहण्याची 

सोय केली जाते अशी इमारत किंवा इमारतीचा भाग . 
• ( १३) उपद्रव : — या संज्ञेत , ज्यामुळे डोळे, नाक, कान यांच्या शक्तीस इजा , धोका, त्रास किंवा पीडा होते किंवा होण्याचा संभव आहे 

किंवा जे जीवितास घातक किंवा आरोग्यास किंवा मालमत्तेस हानीकारक आहे किंवा होण्याचा संभव आहे अशा कोणत्याही 

कृतीचा, अकृतीचा, जागेचा किंवा वस्तूचा समावेश होतो . 
• ( १४) भोगवटदार : - या संज्ञेत पुढील व्यक्तींचा समावेश होतो. 


( अ ) ज्या जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या संबंधित भाडे दिले जाते किंवा देण्याजोगे असते अशा जमिनीचेकिंवा इमारतीचे भाडेकिंवा 

भाड्याचा कोणताही भाग जी कोणतीही व्यक्ती मालकास त्या वेळी देत असेल किंवा देण्यास पात्र असेल अशी व्यक्ती. 


( ब ) आपल्या जमिनीवर किंवा इमारतीत राहणारा किंवा अन्यथा तिचा वापर करणारा मालक . 


( क ) भाडे माफ असलेला भाडेकरी . 


( ड ) कोणत्याही जमिनीचा किंवा इमारतीचा भोगवटा करीत असलेला लायसन्सधारक . 
( इ) कोणत्याही जमिनीचा किंवा इमारतीचा वापर व भोगवटा केल्याबद्दल मालकास नुकसानभरपाई देण्यास पात्र असलेली 

कोणतीही व्यक्ती . 


कर 


। ( १५ ) दुर्गंधीयुक्त पदार्थ : — या संज्ञेत जनावरांची प्रेते , शेण, घाण व मलजलाव्यतिरिक्त अन्य सडणारे किंवा सडण्यास कारणीभूत 

होणारे पदार्थ यांचा समावेश होतो . 


• (१६ ) मालक : - म्हणजे . 
( अ ) एखाद्या जागेच्या संदर्भात वापरण्यात येईल तेव्हा , जी व्यक्ती अशा जागेचे भाडे घेते ती व्यक्ती किंवा उक्त जागा भाड्याने 

दिली असती तर ज्या व्यक्तीस तिचे भाडे घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला असता ती व्यक्ती व तीत पुढील व्यक्तींचा समावेश 
होतो . 


( १ ) मालकाच्या वतीने असे भाडे घेणारा अभिकर्ताकिंवा विश्वस्त . 


( २ ) जो धार्मिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनांसाठी असलेल्या कोणत्याही जागेचे भाडे घेतो किंवा अशी जागा ज्याच्याकडे सोपविली 

आहे किंवा तिच्याशी ज्याचा संबंध आहे असा अभिकर्ताकिंवा विश्वस्त ; 


( ३ ) उक्त जागेचा कब्जा घेण्यासाठी किंवा तिचा मालक म्हणून हक्क बजावण्यासाठी सक्षम अधिकारिता असलेल्या कोणत्याही 

न्यायालयाने नेमलेला धारक , समपहर्ताकिंवा व्यवस्थापक ; आणि 


( ४ ) कब्जे गहाणदार , आणि 
( ब ) कोणतेही जनावर , वाहन किंवा नाव यांच्या संदर्भात वापरण्यात येईल तेव्हा , त्यामध्ये अशा प्राण्याचा, वाहनाचा किंवा नावेचा 

त्या वेळी ताबा असलेल्या व्यक्तीचा समावेश होतो. 
। ( १७) जागा : — या संज्ञेत घरवाड्या, इमारती आणि कोणत्याही धारणा अधिकारात येणा- या जमिनी यांचा समावेश होतो मग त्या 

खुल्या असोत वा परिवेष्टीत असोत किंवा त्यांच्यावर बांधकाम केलेले असो वा नसो आणि त्या सार्वजनिक असोत वा खाजगी 

असोत . 
( १८ ) सार्वजनिक जागा : – यात कोणतेही सार्वजनिक उपवन किंवा उद्यान किंवा जेथे लोकांना प्रवेश करता येतो किंवा प्रवेश 

करण्यात परवानगी असते अशी कोणतीही जागा यांचा समावेश होतो . 
• ( १९ ) कचरा : या संज्ञेत धूळ, राख , विटांचे तुकडे, चुना , काचेचे तुकडे, बागेतील किंवा तबेल्यातील केरकचरा व दुर्गंधीयुक्त पदार्थ 

किंवा कलजल नसलेला कोणत्याही प्रकारचा केरकचरा यांचा समावेश होतो . 
• ( २० ) मलजल : - म्हणजे , मलमुत्र व जलजौध संडास , शौचकूप , संडास , मूत्र्या , मलकुंड्या किंवा नाल्या यातील अन्य घाण आणि 

सांडवण्या , स्नानगृहे , तबेले, पशुशाला व तत्सम अन्य जागा यातील दूषित पाणी व तीत धंद्याच्या जागेतील निःसृत व सर्व 
प्रकारच्या कारखान्यातील निस्सरण यांचा अंतर्भाव होतो . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२, २०१५/ आषाढ २५ -३१, शके १९३७ 


। ( २१ ) धंद्यातील केरकचरा : - म्हणजे, कोणत्याही धंद्यातील , निर्मीतीतील किंवा व्यवसायातील केरकचरा व त्यात अशा केरकच-यांचा 

समावेश होतो. 


( क ) कुठल्याही प्रकारचा कचरा ज्यात घाण , मलजल , मलमुत्र सर्व दुर्गंधी पदार्थ, धंद्यातील कचरा इत्यादी कचरा 

फेकण्याबाबत वा विल्हेवाटीबाबत नियंत्रण : — कुठल्याही व्यक्तीस नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दी अंतर्गत असलेल्या 
महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या जागेव्यतीरिक्त खुल्या भूखंडावर ( सरकारी / खाजगी ) मैदानावर , सार्वजनिक जागेवर 
कचरा फेकता , गोळा अथवा त्याची विल्हेवाट लावता येणार नाही कारण यापासून उपद्रव अथवा घातक रोग उद्भवू 

शकतात . 
( ड ) जागेत प्रवेश करण्याचे अधिकार : - निगम आयुक्त अथवा अधिकारीत केलेला अधिकारी निरीक्षणाकरीता जागेत प्रवेश 

करू शकतो. 


( इ ) वास्तुमध्ये प्रवेश करण्याचे अधिकार : - निगम आयुक्त अथवा त्यांनी अधिकारीत केलेला अधिकारी ज्या वास्तुमध्ये 

कच-याची विल्हेवाट , गोळा, फेकलेला आहे व ज्या कारणाने तेथे उपद्रव अथवा घातक रोग पसरण्याची भिती आहे त्या 
परिसरात / भागात प्रवेश करु शकतो . 


( फ ) कचरा उचलण्याचे अधिकार : - निगम आयुक्त अथवा अधिकारीत केलेला अधिकारी ज्या ठिकाणी कच-याची विल्हेवाट , 

गोळा अथवा फेकलेला आहे . अशा जागेवरुन कचरा उचलण्याचे कार्य करुन नेमुन दिलेल्या जागेवर कच- याच्या 
विल्हेवाटीकरीता पोहचविण्याचे कार्य करेल . 


( ग ) नोटीस देण्याचे अधिकार : — निगम आयुक्त अथवा अधिकारीत केलेला अधिकारी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील 

कलम २४७ अंतर्गत नोटीस देऊ शकेल . अशा व्यक्तीस उपद्रव निर्माण केल्याबाबत मालक ,किरायेदार , कब्जेदार त्या 
इमारतीत अथवा खुल्या भूखंडावर अथवा भागात राहणारा रहीवाशीबाबत पोलीसांकडे तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार 
असतील. 


( ह ) परिसर स्वच्छ ठेवण्याबाबतचे अधिकार : - मालक , किरायेदार , कब्जेदार त्या इमारतीत अथवा खुल्या भूखंडावर अथवा 

भागात राहणारा रहिवाशी यांची परिसर , खुला भूखंड, भाग , बोळ , अथवा इमारतीच्या लगतचा परिसर यांची स्वच्छ 
ठेवण्याची जबाबदारी असेल . 


( ई) नियमाचे उल्लंघनास्तव शास्ती : - कोणतीही व्यक्ती ज्याने या नियमांचे उल्लंघन केलेले आहे त्याला रुपये ५००० 

पर्यंतची शास्ती व नियमाचे उल्लंघन वारंवार केल्यास रु . १०० प्रती दिवस याप्रमाणे निगम आयुक्त अथवा अधिकारीत 
केलेल्या अधिका- याने लेखी नोटीस दिल्यानंतर शास्ती लावता येईल . 


( ज ) शास्तीची वसुली : - जर एखाद्या व्यक्तीस निगम आयुक्त अथवा अधिकारीत केलेल्या अधिका- याकडून नोटीस प्राप्त झाला 

असेल व त्या नोटीसीचेदिलेल्या मुदतीत अनुपालन झाले नसेल तर स्वच्छतेकरीता त्या भागातील नेमलेला अधिकारी ज्या 
ठिकाणी कचरा गोळा करून ठेवण्यात आलेला आहे . असा कचरा उचलून विल्हेवाटीकरीता घेऊन जाईल व या 
कार्याकरीता आलेला खर्च मालमत्ता कराच्या देयकात जोडून महाराष्ट्र महानगरपालिकेच्या कायद्याच्या प्रकरण ११ मध्ये 

दिलेल्या पद्धतीने वसुल करेल . 
( क ) कामाची जबाबदारी : - ज्या कुठल्या भागात कचरा गोळा झाल्याचेदिसल्यास , महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या 

कलम २४७ अंतर्गत मालक ,किरायेदार , कब्जेदार , इत्यादींना नोटीस देण्याचे व संबंधित कचरा उचलण्याचे अधिकार त्या 
भागाचा स्वच्छता निरीक्षक /विभागीय अधिकारी अथवा सहा . आयुक्त तथा वार्ड अधिकारी यांचे असेल तसेच कचरा 
उचलण्याकरिता आलेल्या शुल्काची वसुली करण्याचे अधिकार त्या संबंधित झोनच्या कर विभागाची असेल . 


नागपूर : 
दिनांक २५ एप्रिल २०१५ . 


श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त , 
महानगरपालिका, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


HTT 9-37 ( 3924 .)( Tr.f2.g.). 4.211. ., 31. 55. 40. 


BY COMMISSIONER , NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION 


Under the provisions of Maharashtra Municipal Corporation Act, the by -laws have been prepared to keep 
control on throwing , dumping, or storing of garbage on open plots and for its management within city limit . 


PRELIMINARY INTRODUCTION 


No. H .O .- 625 - M .I. S .C .- 2015 . 


The Corporation of the city of Nagpur has prepared the by - laws to keep control on throwing, dumping 
or storing of garbage on open plots and for its management within the limits of Nagpur Municipal 
Corporation under section 457 ( 13 , 17 ) and other relevant provision of Maharashtra Municipal 
Corporation Act, 2013 and the same by -laws are to be published as required by Section 460 ofMMC Act 
and therefore, the persons likely to be affected are thereby given the notice that the draft by - laws shall 
be taken into the consideration after the expiry of 30 days from the date of their publication in the 
Maharashtra Government Gazette . Any objection in respect of the said by -laws which may be received 
by the Corporation from any person likely to be affected thereby before the expiry of the said period shall 
be considered by the Municipal Commissioner , NMC , Nagpur . 


EXTENT AND COMMENCEMENT 


Short title . - A . ( 1) These rules may be called the Nagpur Municipal Corporation (Control of 
throwing, dumping or storing garbage on open plots ) rules 2014 . 


(2 ) They shall apply to the area of Nagpur Municipal Corporation . 


(3 ) They shall come into force at once as soon as the Govt. accorded sanction . 


B . Definitions . In these rules unless the context otherwise requires : 


( 1 ) “ Act ” means the Maharashtra Municipal Corporation Act , (Bom . Act LIX of 1949) as amended 
by Mah . Act 28 of 2012 . 


(2 ) “ Building ” includes a house , out- house , stable , shed , hut and other enclosure or structure 
whether ofmasonry , bricks, wood , mud , metal or any other material whatever whether used as 
a human dwelling or otherwise , and also includes verandahs, fixed platforms, plinths, doorsteps, 
walls including compound walls and fencing and the like . 


(3 ) “ City ” means the larger urban area specified in a notification issued in respect thereof 
under clause (2 ) of article 243- Q of the Constitution of India or under sub - section ( 2 ) of section 3 
of the Act, 2 [ forming a city , and in respect of the city of Nagpur means , the area comprised in the 
City of Nagpur on the date of commencement (Amendment) and the City of Nagpur Corporation 
(Repeal) Act, 2011 (Mah . XXIII of 2012 )]. 


(a ) Clause (8 ) substituted by Mah . Act 41 of 1994 , Sec. 44 (c ), w . e . f. 31-05 - 1994 . 


(b ) Substituted for the words “ forming a city , ” by Mah . Act 23 of 2012 , sec . 5 , w . e . f. 
05 - 12 - 2012 . 


(4 ) “ The Commissioner " means the Municipal Commissioner for the city appointed under 
section 38 and includes an acting commissioner appointed under section 39 . 


97- - 31 3 ( 9462). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६ -२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


(5 ) “ Corporation ”means the Municipal Corporation Constituted or deemed to have been con 
stituted for a larger urban area -- - --- -- -- - as city . 


(6 ) “ Dangerous disease "means cholera , plague, small- pox or any other epidemic or infectious 
disease by which the life of human beings is endangered and which the corporation may from 
time to time by public notice declare to be a dangerous disease . 


(7 ) “ Filth ” includes sewage , nightsoil and all offensive matter. 


(8 ) “ Food ” includes every article used for food or drink by man other than drugs or water , and 
any article which ordinarily enters into or is used in the composition or preparation of human 
food , and also includes confectionery , flavouring and colouring matter and spices and 
condiments . 

(9 ) “ Goods ” includes animals . 

( 10 ) “ House -gully ” or “ Service passage ” means a passage or strip of land constructed , set 
apart or utilised for the purpose of serving as drain or of affording access to a privy , urinal, 
cesspool or other receptacle for filthy or polluted matter, to municipal servants or to persons 
employed in the cleansing thereof in the removal of such matter therefrom . 

(11) " Land " includes land which is being built upon or covered with water , benefits to arise 
out of land , things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the 
earth and rights created by legislative enactment over any street. 

(12 ) “ Lodging house ” means a building or part of a building where lodging with or without 
board or other service is provided for a monetary consideration . 

(13) “ Nuisance ” includes any act, omission , place or thing which causes or is likely to cause 
injury , danger , annoyance or offence to the sense of sight, smell or hearing or which is or may be 
dangerous to life or injurious to health or property . 
( 14 ) “ Occupier ” includes : 

(a ) any person who for the timebeing is paying or is liable to pay to the owner the rent or 
any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable . 

(b ) an owner living in or otherwise using his land or building. 
(c ) a rent free tenant. 
(d ) a licensee in occupation of any land or building, and 

(e) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any 
land or building. 

(15) “ Offensive matter ” includes animal carcasses , dung, dirt and putrid or putrifying sub 
stances other than sewage . 
( 16 ) “ Owner ” Means : 

(a ) When used with reference to any premises , the person who receive the rent of the said 
premises , or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let and 
includes . 

(i) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner . 

( ii ) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with or concerned for , 
any premises devoted to religious or charitable purposes. 

( iii) A receiver , sequestrator or manager appointed by any court of competent jurisdic 
tion to have the charge of or to exercise the rights of an owner of, the said premises , and 

(iv) Mortgagee in possession , and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


99 


(b ) When used with reference to any animal, vehicle or boat includes the person for the 
time being in charge of the animal , vehicle or boat . 

( 17 ) “ Premises ” includes messuages , building and lands of any tenure whether open or 
enclosed , whether built on or not and whether public or private . 

( 18 ) “ Public place ” includes any public park or garden or any ground to which the public have 
or are permitted to have an access . 

( 19) “ Rubbish ” includes dust, ashes, broken bricks, mortar broken glass, garden or stable 
refuse and refuse of any kind which is not offensive matter or sewage . 

(20 ) “ Sewage ” means night- soil and other contents of water closets , latrines , privies , 
urinals , cesspools , or drains and polluted water from sinks, bath - room , stables , cattle - sheds and 
other like places and includes trade effluent and discharges from manufactures of all kinds . 
(21) “ Trade refuse " means and includes the refuse of any trade , manufacture or business . 

( 9) Restriction on dumping or throwing garbage which includes filth food , goods, offensive mat 
ter, rubbish , sewage, trade refuse , etc . in short garbage of any nature : - No person shall throw , 
dump or store any kind of garbage within limits of city on any open plot (public / private ) public 
place , ground, etc . because of much a nuisance , dangerous disease, etc . can be stored or 
created other than the place authorized indentified for the said purpose by the corporation . 

(D ) Power to enter into premises : — The Municipal Commissioner or the officer authorized in 
that behalf may enter the premises for inspection . 

( E ) Power to enter into premises : — The Municipal Commissioner or an officer authrized by 
him may enter into the premises where garbage is dumped , stored , thrown etc. and due to 
which there is nuisances or likely to spread dangerous disease etc. in the locality , area , etc. 

(F ) Power to lift the garbage : — The Municipal Commissioner or an officer authorized to do 
such work for lifting the garbage is empowered to lift the garbage from the premises / spot 
where such garbage is stored / thrown / dumped , etc . for disposal at proper place. 

(G ) Power to issue notice : — The Municipal Commissioner or the officer authorized to issue 
notice under sec . 247 of MMC Act and can also file complaint before the police authority for 
creating nuisance to the owner , tenant, occupier , resident of building, open Plot, area etc . 
where garbage is stored , dumped or thrown . 

(H ) Responsibility to keep premises clean : — The owner , tenant, occupier , resident has 
the responsibility to keep the premises , open plot , area , gully or space near the building , 
premises etc . to keep clean . 

(1) Penalty for breach of rules : — Any person found to have committed breach of these rules 
shall be punished with fine which may extent to Rs. 5 ,000 and in case of continuing breach 
with fine which may extent to Rs. 100 for each day during which the breach continues after 
receipt of writers notice from the Municipal Commissioner or Authorized Municipal Officer 
only authorized in that behalf to discontinue the breach . 

( J Recovery of penalty : - If any person who had received notice from Municipal Commis 
sioner or the officer authorized had not complied with the notice within stipulated period , then 
sanitation officer I / C of that area where are notices resides will lift the garbage from that 
premises and the charges for lifting will be recovered , by adding this lifting charge in the 
property tax bill / demand , alongwith property tax as mentioned in chapter XI of the MMC Act . 

( K ) Responsibility of work : - If at any premises , garbage is seen deposited then it is the 
responsibility to issue notice under sec . 247 of MMC Act . to the owner , tenant, occupier etc . of 
the consumed sanitary inspector / zonal officer or Asstt. Commissioner /Ward Officer of that 
zone and also to lift the garbage. The charges incurred for lifting the garbage is the responsi 
bility of tax department official of that zone. 


Nagpur : 
Dated the 25th April 2015 . 


SHRAVAN HARDIKAR , 

Commissioner , 
Nagpur Municipal Corporation , Nagpur. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


१४ 


शुक्रवार , जून ५ , २०१५ / ज्येष्ठ १५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष -१२- एमयुएन- १- अ.नि .- कावि - ३४९ - २०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - ७ ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगर परिषदेच्या बुधवार , 
दिनांक २० - ५-२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ. क्र . नगर परिषदेचे नांव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव शेरा ( जर जागा राखीव 

असेल तर कोणासाठी) 
(२ ) 

( ३) 


( ४ ) 


वाडी 


सौ . प्रतिक्षा आशिष पाटील 


अनुसूचित जाती प्रवर्ग 


नागपूर : 
दिनांक २० मे २०१५ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk- XII - MUN1 - P. E. - WS - 352- 2015. 


In exercise of the powers conferred on me under sub - section ( 7 - C ) of Section 51 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . I, Sachin Kurve , Collector , 
Nagpur District hereby publish the nameof person shown in Schedule who has duly elected as President 
of Municipal Council , Wadi in the election held on Wednesday the 20th May , 2015 . 

SCHEDULE 
Sr . No. Name of Municipal 

Name of Elected 

Remarks (Whether 
Council 

Candidate 

the seat is reserved , 

if so for whom) 
__ (1) ( 2 ) 

( 3 ) 
___ 1 Wadi 

Smt. Pratiksha Ashish Patil Scheduled Castes 


( 4 ) 


Nagpur : 
Dated the 20th May 2015 . 


SACHIN KURVE , 
Collector , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


१३ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-१२- एमयुएन- १-उ .नि .- कावि -३५०- २०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगर परिषदेच्या बुधवार , 
दिनांक २० - ५- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


अनुसूची 
नगर परिषदेचे नांव 

(२ ) 
वाडी 


श्री . नरेश दामोधर चरडे 


नागपूर : 
दिनांक २० मे २०१५. 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. Desk - XII - MUN1 - P. E.- WS - 353 - 2015 . 

In exercise of the powers conferred on me under sub - section ( 4 ) of Section 51- A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 . I, Sachin Kurve, Collector , 
Nagpur District hereby publish the name of person shown in Schedule who has duly elected as Vice 
President of Municipal Council, Wadi in the election held on Wednesday the 20th May , 2015 . 


Sr. No. 


SCHEDULE 
Name of Municipal Council Name of Elected Candidate 
( 2 ) 

( 3 ) 
Wadi 

Shri Naresh Damodhar Charde 


( 1 ) 


Nagpur : 
Dated the 20th May 2015 . 


SACHIN KURVE , 
Collector, Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 

___ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १- ना . स .नि .- कावि -३५१ -२०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० चे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचे आदेश 
क्रमांक एसईसी- १०९४ -१६४- १९९४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये मला प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगर परिषदेच्या बुधवार दिनांक २७- ५-२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या 
विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या उमेदवारांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे . 

___ अनुसूची 
अ . क्र . 

नगर परिषदेचे नांव नामनिर्देशित केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची नांवे 


و 


( २ ) 


مابه 


वाडी 
वाडी 
वाडी 


श्री . दिनेश महेन्द्र कोचे 
श्री . राकेश घनश्यामदास मिश्रा 
श्री . मनोज किसन भांगे 


سه 


नागपूर : 
दिनांक २७ मे २०१५. 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


ना - एक - अ- ४ ( १५८२) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No . Desk - XII - MUN1 - N . C .- WS - 354 - 2015 . 

In exercise of the powers delegated to me by the Order No . SEC - 1094 - 164 - 1994 , dated 31st October 
1994 from the State Election Commissioner , Maharashtra , read with Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965. I , Sachin Kurve, Collector , 
Nagpur District , hereby publish the name of persons shown in Schedule who have been nominated as 
Nominated Councillors of the Municipal Council , Wadi in the Special Meeting held on Wednesday the 
27th May 2015 . 


SCHEDULE 
Name of Municipal Council 


Sr. No . 


( 2 ) 


Wadi 
Wadi 
Wadi 


Name of Elected Candidate 

( 3) 
Shri Dinesh Mahendra Koche 
Shri Rakesh Ghanshyamdas Mishra 
Shri Manoj Kisan Bhange 


Nagpur : 
Dated the 27th May 2015 . 


SACHIN KURVE , 
Collector, Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५७. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२ - एमयुएन- १ - अ. नि .- कावि - ३४२ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- ७ ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील मोवाड या नगर परिषदेच्या ( बुधवार) दिनांक २० 
मे २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी) 

( ४ ) 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


मोवाड 


सौ . रंजना संजयजी सोळंके 


नागपूर : 
दिनांक २० मे २०१५ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


१५ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५८ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk- XII- MUN1 - P. E .- WS- 345 - 2015 . 

In exercise of the powers conferred on me under sub - section (7 - 6 ) of Section 51 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. I, Sachin Kurve , Collector , 
Nagpur District hereby publish the nameof person shown in Schedule who has duly elected as President 
of Municipal Council, Mowad in the election held on Wednesday the 20th May 2015 . 


Sr. No . 


Name of Municipal 

Council 


SCHEDULE 
Name of Elected 

Candidate 


Remarks (Whether 
the seat is reserved , 

if so for whom) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Mowad 


Smt. Ranjana Sanjayji 
Solanke 


Scheduled Tribes 
( Woman) 


Nagpur : 
Dated the 20th May 2015 . 


SACHIN KURVE , 
Collector , Nagpur . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १२-एमयुएन - १- उ. नि .- कावि- ३४३ - २०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील मोवाड नगर परिषदेच्या ( बुधवार ) 
दिनांक २० - ५- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . नगर परिषदेचे नांव 

निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनांव 


( २ ) 
मोवाड 


श्री . सुरेश राजेरामजी खसारे 


नागपूर : 
दिनांक २० मे २०१५ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६० . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk - XII - MUN1 - V . P. E.- WS - 346 - 2015. 

In exercise of the powers conferred on me under sub - section (4 ) of Section 51- A of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . I, Sachin Kurve, Collector , 
Nagpur District hereby publish the name of person shown in Schedule who has duly elected as Vice 
President ofMunicipal Council , Mowad in the election held on Wednesday the 20th May 2015 . 


SCHEDULE 
Name of Municipal Council 


Sr . No . 


Name of Elected Candidate 


( 2 ) 


( 3 ) 


Mowad 


Shri Suresh Rajeramji Khasare 


Nagpur: 
Dated the 20th May 2015 . 


SACHIN KURVE , 
Collector, Nagpur. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२ - एमयुएन - १ - ना . स .नि .- कावि- ३४४ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० चे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचे आदेश 
क्रमांक एसईसी- १०९४ - १६४ -१९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये मला प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील मोवाड नगर परिषदेच्या ( बुधवार ) दिनांक २७- ५ - २०१५ रोजी घेण्यात 
आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवारांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे . 


अनुसूची 
नगर परिषदेचे नांव 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची नांवे 


o 


( २ ) 


मोवाड 
मोवाड 


श्री . मो . ईस्माईल म . याकुब शेख 
श्री . भरत वामनरावजी खोकले 


e 


नागपूर : 
दिनांक २७ मे २०१५ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 
No . Desk - XII - MUN1 - N. C .- WS - 347 - 2015. 

In exercise of the powers delegated to meby the Order No. SEC - 1094 - 164 - 1994, dated 31st October 
1994 from the State Election Commissioner , Maharashtra , read with Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . I, Sachin Kurve, Collector , 
Nagpur District , hereby publish the name of persons shown in Schedule who have been nominated as 
Nominated Councillors of the Municipal Council, Mowad in the SpecialMeeting held on Wednesday the 
27th May 2015 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of Municipal Council 


Name of Elected Candidate 


( 3 ) 


( 2 ) 
Mowad 
Mowad 


Shri Mohd . Ismail M . Yakub Sheikh 
Shri Bharat Wamanraoji Khokle 


Nagpur : 
Dated the 27th May 2015 . 


SACHIN KURVE, 
Collector , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


१७ 


१५ 


बुधवार , जून १० , २०१५ / ज्येष्ठ २० , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन- १९ ( ३ )-सिआर- २७ - २०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९(२) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा, 
कुही व भिवापूर नगरपंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा-या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


तक्ता 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची विभागणी 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


नगर 
पंचायतीचे 

नाव 


लहान 
नागरी 
क्षेत्राचे 


लहान निवडून 
नागरी द्यावयाची 


क्षत्राचा 


सदस्य 


स्त्रियां 
साठी 


नांव 


वर्ग 


संख्या 


चित 


अनु - 
सूचित 
जाती - 
साठी 


अनु- नागरिकांच्या अनु - अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
सूचित मागास सूचित जमातीसाठी मागास साधारण 
जमाती - प्रवर्गासाठी जातीसाठी [ रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी 
साठी 

[ रकाना (६ ) पैकी ] [ रकाना ( ८ ) 
पैकी ] 

पैकी ] 
(७) (८) (९) (१० ) ( ११) ( १२ ) 


पैकी 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


अ 


( १) (२) 
हिंगणा हिंगणा 

कुही कुही 
भिवापूर भिवापूर 


c.wo 


V 
33 


४० 


or 


नागपूर : 
दिनांक ९ जून , २०१५. 


अनुप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन, नागपूर . 


ना - एक - अ - ५ ( १५८२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 

ORDER 
No. Mun. 19( 3)- CR- 27 - 2015 . 

Under Section 9 ( 2) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011. (including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), The number of 
elected Councillors in respect of Hingana , Kuhi and Bhiwapur Nagar Panchayat Area in Nagpur District 
is fixed as mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to 
the reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 
The General Elections of the following Nagar panchayat should be held as per this order . 

TABLE 
Name of Name of No . of 

Out of Col. (5 ) No. of seats reserved 
Nagar Smaller Elected No . of Seats Reserved For 

for women 
Panchayat Urban 

Coun 
Area cillors 

Scheduled Scheduled 
Backward Castes Tribes Backward 
Classes of (Out of [Out of Classes of 
Citizens Col. ( 6)] Col. ( 7)] Citizens 

[Out of 
Col. ( 8)] 


ClassofSmaller UrbanAreas 


Women 


Scheduled Castes 


Scheduled 


Tribes 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


s 


Ō 


оо 


(9) 


(10 ) 


( 11) 


( 12 ) 


७ 


Hingana Hingana 


N 


ол 


० 


5 


___ Kuhi _ Kuhi 


c 


७ 


17 


9 


3 


W 


0 


o 


5 


____3 

3 
3 


ол 


2 


4 
2 


७ 


Bhiwapur Bhiwapur 


w 


Ол 


व 


Nagpur: 
Dated the 9th June 2015 


ANOOP KUMAR, 
Divisional Commissioner and Regional 
Director , Municipal Administration , 

Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ . 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


आदश 


क्रमांक एमयुएन - १९ (३ )-सिआर - २८ - २०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९(२) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर , 
सेलु , कारंजा व आष्टी नगरपंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


१९ 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 

या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


तक्ता 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची विभागणी 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


नगर लहान 
पंचायतीचे नागरी 
नाव क्षेत्राचे 

नांव 


लहान निवडून 
नागरी द्यावयाची 
क्षेत्राचा सदस्य 
वर्ग संख्या 


पैकी ] 


( २ ) 


क 


स्त्रियां अनु- अनु - नागरिकांच्या अनु - अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
साठी सूचित सूचित मागास सूचित जमातीसाठी मागास साधारण 

जाती - जमाती- प्रवर्गासाठी जातीसाठी [ रकाना ( ७ ) प्रवर्गासाठी 
साठी साठी 

[ रकाना ( ६ ) पैकी ] [रकाना ( ८ ) 

पैकी 
(५) (६) (७) (८) (९) ( १० ) ( ११ ) ( १२ ) 
९ ४ २ ५ २ १ ३ ३ 
१ १ २ ५ ० १ ३ ५ 
९ १० ५ ० ० ३ ६ 
९ १ १ ५ ० ० ३ ६ 


पए 


( ३) 
क 
क 
क 
क 


समुद्रपूर समुद्रपूर 
सेलू सेलू 
कारंजा कारंजा 
आष्टी आष्टी 


(४) 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 


به 


بیہ 


नागपूर : 
दिनांक ९ जून , २०१५. 


अनुप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन, नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 


IARASHT 


ICIPAL 


JN 


NCHAYA 


USTRIA 


WNSHIP 


ORDER 


No . Mun. 19 ( 3)- CR- 28 - 2015 . 


Under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011 . ( including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), The number of 
elected Councillors in respect of Samudrapur, Selu , Karanja and Ashti Nagar Panchayat Area in Wardha 
District is fixed as mentioned in the following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to 
the reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६ -२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


The General Elections of the following Nagar Panchayat should be held as per this order. 


TABLE 


Name of 

Nagar 
Panchayat 


Name of 
Smaller 
Urban 


Out of Col. (5) No. of seats reserved 

for women 


No. of Seats Reserved For 


ClassofSmaller UrbanAreas 


No . of 
Elected 
Coun 
cillors 


Area 


women 


Scheduled Castes 


Scheduled Scheduled 
Backward Castes Tribes 
Classes of [Out of (Out of 
Citizens Col. ( 6)] Col. ( 7)] 


Scheduled 


Tribes 


Backward 
Classes of 
Citizens 
[Out of 
Col . ( 8)] 


General 


(1) 


( 2) 


(3) 


(4) 


न 


À 


(9) 


(10) 


( 11) 


( 12) 


2 


5 


N 


2 
0 


1 
1 


3 
3 


3 
5 


जजजजळ 


Samudrapur Samudrapur c 

Seloo Seloo c 
Karanja Karanja C 
Ashti Ashti c 


5 


17 
17 
17 
17 


9 
9 
9 
9 


4 
1 
1 
1 


2 
0 


1 


5 


0 


0 


3 


6 


Nagpur: 
Dated the 9th June 2015 . 


ANOOP KUMAR, 
Divisional Commissioner and Regional 
Director , Municipal Administration , 

Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन - १९ ( ३ )-सिआर- २५ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी , 
लाखणी , साकोली व लाखांदूर नगरपंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात 
येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


२१ 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


रकाना (५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची विभागणी 


लहान 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


नगर 
पंचायतीचे नागरी 
नाव क्षेत्राचे 

नांव 


लहान निवडून 
नागरी द्यावयाची 
क्षेत्राचा सदस्य 
वर्ग संख्या 


स्त्रियां - 
साठी 


अनु- 
सूचित 
जाती- 
साठी 


अनु - नागरिकांच्या अनु - अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
सूचित मागास सूचित जमातीसाठी मागास साधारण 
जमाती - प्रवर्गासाठी जातीसाठी [ रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी 
साठी 

[ रकाना ( ६ ) पैकी] [ रकाना ( ८ ) 

पैकी 


पैकी 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८ ) 


(९) 


(१०) 


( ११ ) 


( १२ ) 


मोहाडी मोहाडी 


१ 


२ 


سه 


लाखनी लाखनी 


मोहाडी मोहाडी 
लाखनी लाखनी 
साकोली साकोली 
लाखांदूर लाखांदूर 


w 


क 
क 
क 
क 


१७ 
१७ 
१७ 
१७ 


३ 


९ 
९ 
९ 
९ 


३ 
१ 

१ 
० 


५ 
५ 
५ 
५ 


. 
२ 
३ 
२ 


३ 
३ 
३ 
३ 


occc 


४ . 
४ 
३ 
४ 


بسه 


५ 
३ 


लाखांदूर लाखांदूर 


० 


بسه 


नागपूर : 
दिनांक ९ जून , २०१५ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन, नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा.) , ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 


ORDER 


No. Mun. 19( 3)-CR- 25 - 2015 . 


Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011 . ( including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), The number of 
elected Councillors in respect of Mohadi, Lakhani, Sakoli and Lakhandur Nagar Panchayat Area in 
Bhandara District is fixed as mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to 
the reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 


ना - एक - अ- ६ ( १५८२ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६ -२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


The General Elections of the following Nagar Panchayat should be held as per this order. 


TABLE 


Name of 

Nagar 
Panchayat 


Out of Col. (5) No. of seats reserved 

for women 


No. of Seats Reserved For 


Name of 
Smaller 

Urban 
Area 


ClassofSmaller UrbanAreas 


No . of 
Elected 
Coun 
cillors 


- 


i 


Scheduled Scheduled 
Backward Castes Tribes 
Classes of [Out of [Out of 
Citizens Col. ( 6)] Col. ( 7)] 


n 


Women 


Scheduled Castes 


Scheduled Tribes 


Backward 
Classes of 
Citizens | 
[Out of 
Col. (8 )] 


___e 


0 


ज 


Ф 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(11) 


(12) 


७ 


Mohadi Mohadi 


ол 


w 


७ 


Ол 


Lakhani Lakhani 

Sakoli _ Sakoli _ c 
Lakhandur Lakhandur C 


-०NON 


17 


७ 


9 


5 


1 


5 


ол 


3 


0 


००० 


3 


3 


७ 


o 


Ол 


Nagpur: 
Dated the 9th June 2015 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner and Regional 
Director, Municipal Administration, 

Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा.) , ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन - १९ (३ )-सिआर- २५ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ९(२) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) गोंदिया जिल्ह्यातील 
सालेकसा , सडकअर्जुनी , अर्जुनी , गोरेगांव , देवरी व आमगांव नगरपंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


२३ 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची विभागणी 


लहान 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


नगर 
पंचायतीचे नागरी 
नाव क्षेत्राचे 

नांव 


लहान निवडून 
नागरी द्यावयाची 
क्षेत्राचा सदस्य 
वर्ग संख्या 


स्त्रियां - 
साठी 


अनु- 
सूचित 
जाती- 
साठी 


अनु - नागरिकांच्या अनु - अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
सूचित मागास सूचित जमातीसाठी मागास साधारण 
जमाती - प्रवर्गासाठी जातीसाठी [ रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी 
साठी 

[ रकाना ( ६ ) पैकी] [ रकाना ( ८ ) 

पैकी ] 


पैकी 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(९) 


(१०) 


( ११ ) 


( १२) 


ا 


ا 


सालेकसा सालेकसा 


१७ 


९ 


م 


१ 


८ 


५ 


ه 


० 


४ 


سه 


३ 


२ । 


به 


بسه 


ه 


ہ 


२ 


م 


بسه 


ہ 


क 
क 
क 
क 
क 
क 


सडकअर्जुनी सडकअर्जुनी 
अर्जुनी अर्जुनी 
गोरेगांव गोरेगांव 

देवरी देवरी 
आमगांव आमगांव 


م 


بسه 


» 


१७ 
१७ 
१७ 
१७ 


९ 
९ 
९ 
९ 


५ 
२ 
३ 
२ 


२ 
२ 
३ 
१ 


५ 
५ 
५ 
५ 


३ 
१ 
२ 
१ 


१ 
१ 
२ 
० 


३ 
३ 
३ 
३ 


देवरी 


بہ 


بسه 


یہ 


نہ 


م 


ها 


بسه 


नागपूर : 
दिनांक १० जून , २०१५. 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , नागपूर . 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ. क्र . ७० . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR, MUNICIPAL ADMINISTRATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 


ORDER 


No . Mun. 19 ( 3)- CR- 25 - 2015 . 


Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011 . ( including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), The number of 
elected Councillors in respect of Salekasa , Sadak Arjuni, Arjuni, Goregaon , Deori and Amgaon Nagar 
Panchayat Area in Gondia District is fixed as mentioned in the following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to 
the reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६ -२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


The General Elections of the following Nagar panchayat should be held as per this order . 


TABLE 


Name of 

Nagar 
Panchayat 


Out of Col. (5) No. of seats reserved 

for women 


No. of Seats Reserved For 


Name of 
Smaller 
Urban 
Area 


ClassofSmaller UrbanAreas 


No . of 
Elected 
Coun 
cillors 


Scheduled Scheduled 
Backward Castes Tribes 
Classes of [Out of [Out of 
Citizens Col. ( 6)] Col. ( 7)] 


Women 


Scheduled Castes 


Scheduled Tribes 


Backward 
Classes of 
Citizens 
[Out of 
Col . ( 8)] 


General 


1011 


Ф 


( 1) 


(2) 


J 


( 9 ) 


(10 ) 


( 12 ) 


(3) (4) 

___ 17 


(5) 
9 


( 11) 

3 


1 


00 


5 


ол 


0 


+- 


N० 


७ 


N 


Ол 


७ 


ол 


Salekasa Salekasa 
Sadak - Sadak 
Arjuni Arjuni 
Arjuni Arjuni 
Goregaon Goregaon 

Deori Deori 
Amgaon Amgaon 


coooooo 


N 


___ 17 
___ 17 


9 
9 


Ол 


2 
3 


2 


5 


1 
2 


3 


4 


WN 


3 


--N० 


5 


N 


७ 


- 


Ол 


10 


Nagpur: 
Dated the 10th June 2015 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner and Regional 
Director , Municipal Administration , 

Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन -१९( ३ )-सिआर- २६- २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ९( २) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) गडचिरोली जिल्ह्यातील 
मुलचेरा , कोरची, भामरागड , धानोरा , सिरोंचा, कुरखेडा, अहेरी, आरमोरी , एटापल्ली व चामोर्शी नगरपंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


२५ 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची विभागणी 


लहान 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


नगर 
पंचायतीचे नागरी 
नाव क्षेत्राचे 

नांव 


लहान निवडून 
नागरी द्यावयाची 
क्षेत्राचा सदस्य 
वर्ग संख्या 


स्त्रियां - 
साठी 


अनु- 
सूचित 
जाती- 
साठी 


अनु - नागरिकांच्या अनु - अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
सूचित मागास सूचित जमातीसाठी मागास साधारण 
जमाती- प्रवर्गासाठी जातीसाठी [ रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी 
साठी 

[ रकाना ( ६ ) पैकी] [ रकाना ( ८ ) 
पैकी 

पैकी 
(८ ) (९) (१०) ( ११ ) । 


(१) 


(२) 


6 


3 


م 


मुलचेरा 


मुलचेरा 


م 


. 


ه 


سه 


कोरची 


कोरची 


ه 


. 


به 


ه 


० . 


३ 
३ । 


نه 


९ 
९ 
९ 


भामरागड भामरागड 
धानोरा धानोरा 
सिरोंचा सिरोंचा 
कुरखेडा कुरखेडा 
अहेरी अहेरी 


م 


क 
क 
क 
क 
क 


१ 
२ 
३ 


به 


१७ 
१७ 
१७ 
१७ 
१७ 


نه 


१ 
५ 
२ 
३ 
५ 


० 
१ 
२ 
२ 


به 


५ 
५ 
५ 
५ 
५ 


३ 
१ 
२ 


به 


९ 


३ 


. 


نه 


سه 


به 


९ 


نه 


२ 


१ 


३ 


م 


به 


आरमोरी 


आरमोरी 


. 


نه 


سه 


به 


نه 


१ 


४ 


به 


३ 


१ 


एटापल्ली एटापल्ली 
चामोर्शी चामोर्शी 


क 
क 


१७ 
१७ 


९ 
९ 


२ 
२ 


८ 
१ 


५ 
५ 


نه 


१ 


० 


३ 


سه 


नागपूर : 
दिनांक ९ जून , २०१५ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , नागपूर . 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

ORDER 
No. Mun. 19( 3)-CR- 26- 2015 . 


Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011. ( including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens), The number of 
elected Councillors in respect of Mulchera, Korchi, Bhamragad , Dhanora , Sironcha , Kurkheda , Aheri, 
Armori, Ettapalli and Chamorshi Nagar Panchayat Area in Gadchiroli District is fixed as mentioned in 
the following table. 


ना - एक - अ - ७ ( १५८२) . 


RĘ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२, २०१५/ आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens) and the number of seats to 
the reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Classes of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 


The General Elections of the following Nagar Panchayat should be held as per this order . 


TABLE 


Name of 

Nagar 
Panchayat 


Name of 
Smaller 
Urban 


No. of 
Elected 
Coun 


Out of Col. (5 ) No. of seats reserved 

for women 


No. of Seats Reserved For 


ClassofSmaller UrbanAreas 


Area 


cillors 


Women 


Scheduled Castes 


Scheduled Tribes 


Scheduled Scheduled 
Backward Castes Tribes Backward 
Classes of [Out of [Out of Classes of 
Citizens Col. (6 )] Col. (7 ) ] Citizens 

[Out of 
Col. (8)] 


General 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(10) 


(11) 
( 11) 


( 12 ) 


Mulchera Mulchera 


ол 


Korchi Korchi 


c 


Bhamragad Bhamragad C 


C 


0 


Dhanora Dhanora 


C 


17 
17 
17 

17 
- 17 

17 
1717 


9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 


2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 


9 
7 
11 
5 
2 

3 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


1 
2 
0 
1 
2 
2 
1 


5 
4 
6 
3 

1 
2 
3 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


Sironcha Sironcha 


ол 


Kurkheda Kurkheda 

Aheri Aheri 


C 
C 


Armori Armori 


ол 


Ettapalli Ettapalli 


С 


ол 


17 
17 


9 
9 


2 
2 


8 
1 


5 
5 


1 
1 


4 
0 


3 
3 


Chamorshi Chamorshi C 


Ол 


5 


Nagpur: 
Dated the 9th June 2015 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner and Regional 
Director, Municipal Administration , 

Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


२७ 


१६ 


शुक्रवार , जून १२, २०१५ / ज्येष्ठ २२ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस - २०१४-प्र.क्र . २३- का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२, 
पोट- कलम ( १) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भंडारा जिल्हा परिषद जितक्या निवडणूक 
विभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निवडणूक विभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करणारा आणि ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्र्यिांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग 
दर्शविणारा क्रमांक कली-जिपपंसनि - कावी -२९० - २०१५ , दिनांक ६ मे २०१५ चा आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ , पोट- कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 
रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. आता मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस- २०१५ 
प्र .क्र . ३२- का . ७, दिनांक ११- ६-२०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना संबंधी मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२, पोट -कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र. क्र . ३४ -पंरा , दिनांक 
१९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपपंसनि -२०१५- कावी -३७९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१४- प्र.क्र . २३- का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी भंडारा 
जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट - कलम ( २) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१४- प्र .क्र . २३- का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी भंडारा जिल्हा 
परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित 
केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - ५२ 
(२) ( अ) अनुसूचित जाती,(ब) अनुसूचित जमाती व ( क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - २७ 

(३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन) राखून 
ठेवावयाच्या एकूण जागा - १४ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२, २०१५/ आषाढ २५-३१, शके १९३७ 


नाव 


( ४) उपरोक्त क्र . (३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ),( ब) ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती - ५ 
( ब) अनुसूचित जमाती – २ 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग - ७ 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या – १२ 
तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११- ६- २०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र .- ३४ -पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) चा 
कलम ५८ चा पोट-कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्र जितक्या निवडणूक 
विभागात विभागण्यात येईल त्या निवडणूक विभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या 
निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती , नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

जिल्हा परिषद , भंडारा 
तालुक्याचे निवडणूक प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
विभागाचा क्र . 

जमाती/ नागरीकांचा मागास 
व नाव 

वर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 

राखीव जागा 

( ३ ) 
तुमसर १ - आष्टी खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

सर्वसाधारण महिला 
( १) आष्टी, ( २) लोभी, ( ३) पौनारखारी , ( ४) नाकाडोंगरी , (५ ) पाथरी , 

( ६ ) कवलेवाडा 
२-चिखला ( १) चिखला , (२) धूटेरा, ( ३) राजापूर , ( ४) गुडरी खु.,( ५) सितासावंगी , सर्वसाधारण महिला 

( ६ ) गोबरवाही, ( ७) चिचोली 
३-बपेरा सि . (१) बपेरा सि .,( २) चांदपुर , (३) टेमणी, (४) देवसर्रा, (५) गोंडीटोला , सर्वसाधारण महिला 

( ६ ) मोहाडी खापा , ( ७) वारपिंडकेपार , ( ८ ) सोंडया , ( ९ ) महालगाव 
( १०) देवरीदेव , ( ११) मांगली सि ., ( १२ ) बिनाखी , ( १३) सुकडी न ., 

( १४ ) गोंदेखारी 
४ - चुल्हाड ( १) चुल्हाड , (२) सिंदपुरी,( ३) वाहणी, (४) पिपरी चुन्नी, (५) सिलेगांव , सर्वसाधारण महिला 

( ६ ) मांडवी, ( ७) पांजरा रे. (८ ) हरदोली सि ., (९ ) कर्कापूर , ( १० ) परसवाडा सि ., 

( ११) तामसवाडी 
५-सिहोरा ( १) सिहोरा, ( २) बोरगांव , ( ३) मुरली, ( ४ ) सोनेगांव, ( ५) दावेझरी सि . , सर्वसाधारण 

( ६ ) मोहगांव खदान , (७) रूपेरा , (८ ) मच्छेरा ,( ९) रनेरा, ( १० ) साखळी, 

( ११) पचारा , (१२) चुल्हरडोह , ( १३ ) धनेगांव 
६ - गर्रा 

( १) गर्रा, ( २) सुसूरडोह पुन ., (३ ) आसलपानी, ( ४) चिखली, ( ५) देवनारा , सर्वसाधारण महिला 

( ६ ) डोंगरीबुज ., ( ७) येदरबुची, (८ ) कुरमूडा, (९ ) बालापूर ह . 
७- आंबागड ( १ ) आंबागड , ( २) लोहारा , ( ३) सोरना, ( ४) पिपरीया , (५ ) लेंडेझरी , (६ ) रोंघा, सर्वसाधारण 

( ७) आलेसूर , (८ ) बपेरा आं., (९ ) पवनारा 
८ - येरली ( १) येरली, (२) डोंगरला, (३ ) खैरलांजी, (४) उमरवाडा, (५) बोरी,( ६) नवरगांव , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ७) सितेपार , ( ८ ) पिपरा , (९ ) झारली, ( १०) मेहगांव , ( ११) मिटेवानी , महिला 
९ - खापा ( १) खापा,( २) हसारा ,( ३) हिंगणा,( ४) मांढळ , (५) खरबी ,(६ ) परसवाडा दे., सर्वसाधारण महिला 

( ७) तुडका, (८) मांगली दे.,(९) हरदोली आं . 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५ -३१ , शके १९३७ 


२९ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १) 


(२) 


(४ ) 


१० - देव्हाडी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


( १ ) देव्हाडी, ( २ ) माडगी ( ३ ) बाम्हणी , ( ४ ) कोष्टी, ( ५ ) स्टेशनटोली, 
( ६) चारगांव , ( ७) सुकडी दे., ( ८ ) ढोरवाडा 


मोहाडी 


११- कांद्रि 


सर्वसाधारण 


( १) कांद्रि ,( २) हिवरा , (३) बच्छेरा, (४) बोंद्री, (५) देऊळगाव , (६) जांब, 
( ७) खैरलांजी, ( ८ ) धुसाळा, (९ ) नवेगांव धु., ( १० ) काटी , ( ११) सकरला 
( १२) शिवनी 


१२ - डोंगरगाव (१) उसर्रा, (२) टाकला, (३) धोप , (४) ताडगाव , (५) सालई खुर्द , सर्वसाधारण 

( ६) काटेबाम्हणी, ( ७) टांगा, (८ ) डोंगरगाव , (९) भिकारखेडा, ( १० ) विहीरगांव , 
( ११ ) सालई बुज.,( १२) कुशारी, ( १३ ) महालगांव 


सर्वसाधारण महिला 


१३ - आंधळगाव ( १ ) आंधळगाव, ( २ ) अकोला, ( ३ ) चिचोली, ( ४ ) मलीदा, ( ५ )पिंपळगाव का ., 

( ६) पालडोंगरी, ( ७) हरदोली, (८ ) सितेपार झं., (९) पांढराबोडी,( १० ) सालेबर्डी, 
( ११) कान्हाळगाव सि . ( १२ ) सिरसोली, ( १३) वडेगाव , (१४ ) चिचखेडा 


१४ - पाचगाव 


सर्वसाधारण 


( १) खमारी बुज., (२) पिंपळगाव झं., (३ ) खुटसावरी , (४ ) मांडेसर, ( ५) पारडी , 
( ६) पांचगाव , (७) नेरी , ( ८ ) सातोना ,(९ ) पाहुणी, ( १० ) भोसा , (११) बिड/सितेपार 


१५ - वरठी 


( १) मोहगाव देवी ,( २) बोथली, (३) एकलारी, (४) वरठी,( ५) दहेगाव 


सर्वसाधारण महिला 


१६- बेटाळा 


( १) बेटाळा, ( २ ) मुंढरी बु., ( ३ ) रोहणा , (४ ) रोहा, ( ५ ) पालोरा , (६ ) पांजरा 
( ७) खडकी, (८) ढिवरवाडा, (९ ) कान्हळगाव क., ( १० ) बोरगाव 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


१७- करडी 


( १ ) देव्हाडा खु ., ( २) देव्हारा बु.,( ३ ) निलज बु., (४ ) निलज खु ., 
( ५) मोहगाव बु., (६ ) नवेगाव बु., ( ७) करडी, ( ८ ) जांभोरा , (९ ) केसलवाडा, 
( १०) मुंढरी खुर्द 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


साकोली 


अनुसूचित जाती 


१८ -किन्ही/एकोडी ( १) किन्ही/ए.,( २) पळसपानी, (३ ) उमरझरी, ( ४) उसगाव, (५ ) चांदोरी , 

( ६) आमगाव बु., ( ७) एकोडी,( ८ ) बोरगाव, (९ ) परसटोला , ( १० ) बाम्पेवाडा , 
( ११) घानोड , ( १२) खैरी 


अनुसूचित जाती महिला 


१९ -पिंडकेपार (१) पिंडकेपार , (२) तुडमापूरी, (३) वडेगाव , (४) जांभळी/ खां ,( ५) खांबा, 

( ६ ) मालुटोला, ( ७) विर्सी, ( ८) पाथरी, (९ ) सातलवाडा, (१०) किन्ही/ मो ., 
( ११) मोखे, ( १२) उकारा 


२०- कुंभली 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


( १) बोदरा ,( २) जांभळी/ स ., (३) गुढरी ,( ४) बाम्हणी ,( ५) मुंडीपार स., 
( ६ ) बरडकिन्ही, ( ७) गिरोला, ( ८ ) मोहोगाटा, (९ ) सोनपूरी, (१०) कुंभली , 
( ११ ) धर्मापूरी, ( १२) सावरबंध ,( १३ ) बोंडे,( १४ ) खंडाळा 


२१-सेंदूरवाफा (१) सेंदूरवाफा, ( २) परसोडी/ सौ .,( ३) उमरी, ( ४) लवारी, ( ५) चारगाव , 


सर्वसाधारण 


२२- वडद 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


( १) वडद , (२) सुकळी, (३) निलज ,( ४) गोंडउमरी, (५) पळसगाव/ सो ., 
( ६) महालगाव ,( ७) शिवनीबांध, (८ ) पापडा बु.,(९ ) वांगी 


ना -एक - अ -८ (१५८२). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


लाखनी 


भंडारा 


२३ -सानगडी ( १) सानगडी,( २) झाडगाव , (३) बोळदे, (४) सासरा, (५) सानगाव, (६) कटंगधरा , अनुसूचित जाती महिला 

(७) साखरा ,(८ ) विहीरगांव बु., (९) सालेबर्डी, (१०) केसलवाडा , ( ११) सिरेगांवटोला , 
२४- लाखोरी (१) सालेभाटा,(२) परसोडी,(३) सिंदीपार ,(४) गोंडसावरी, (५) निलागोंदी , सर्वसाधारण 

( ६ ) बोरगांव, ( ७) केसलवाडा पवार , ( ८ ) लाखोरी , (९ ) आलेसूर, ( १० ) राजेगांव , 

( ११ ) मोरगांव , ( १२ ) मानेगांव , ( १३) मासलमेटा 
२५ - मुरमाडी/ सा . ( १) पिंपळगाव स ., ( २) खैरी, ( ३) सामेवाडा,( ४) सेलोटी, (५ ) रेंगेपार को ., सर्वसाधारण 

( ६) धाबेटेकडी, ( ७) मुरमाडी/ सा ., (८ ) सावरी 
२६-केसलवाडा / ( १ ) गडेगांव, ( २) किन्ही , (३ ) दैतमांगली , ( ४) सोमलवाडा, ( ५) खेडेपार , अनुसूचित जमाती महिला 
वाघ ( ६ ) रेंगेपार कोठा, ( ७) केसलवाडा/ वाघ ,( ८ ) गराडा ( ९ ) सिपेवाडा, ( १० ) चान्ना , 

( ११ ) धानला , 
२७- पोहरा (१) पोहरा, (२) पेंढरी,( ३) मोगरा , (४) कनेरी ,(५) डोगरगांव न्या.,(६) इसापूर , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ७) गोंडेगांव, (८) गुरढा ,(९ ) मचारणा, ( १० ) रेंगोळा, (११) मांगली 
२८ -मुरमाडी/ तूप (१ ) मूरमाडी तूप, (२) दिघोरी, (३) रामपूरी ,( ४) कन्हाळगांव , (५ ) डोंगरगांव सा ., सर्वसाधारण महिला 

( ६ ) सोनमाळा, ( ७) मिरेगाव, (८ ) शिवनी,( ९) कोलारी, ( १० ) झरप, ( ११ ) मेंढा टोला , 

( १२) भूगाव , ( १३) विहिरगाव , ( १४ ) खुनारी, ( १५ ) पळसगाव , (१६) निमगाव, 
२९ -पालांदूर / चौ . ( १) किटाडी, ( २) देवरी, ( ३) गोंदी, ( ४) कवलेवाडा, (५ ) जेवनाळा, (६ ) वाकल , अनुसूचित जाती महिला 

( ७) घोडेझरी , (८ ) पालांदूर चौ ., (९) खराशी ,( १० ) लोहारा , (११) पाथरी , 

( १२ ) म -हेगांव , 
३० -कोथुर्णा (१) हत्तीडोई ,(२) मोहदूरा, (३) जाख,( ४) टवेपार, (५) पांढराबोडी, (६) सिरशी , सर्वसाधारण 

( ७) कोथुर्णा,( ८) दाभा, (९) इंदुरखा,( १०) खैरी बे.,( ११) लावेश्वर , (१२) टाकळी , 

( १३) सोनूली 
३१- खमारी बुटी (१) मांडवी , (२) बेलगांव, (३) मंडनगांव , ( ४) खमारी, (५) सुरेवाडा, (६) बेरोडी , अनुसूचित जमाती 

( ७) माटोरा ,( ८) कोका,( ९) सर्पवाडा , (१०) डोडमाझरी टे . 
३२- धारगांव ( १) धारगांव ,( २) डव्वा, (३) मालीपार , (४) चांदोरी,(५) कवलेवाडा , (६) गुंथारा , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ७) राजेगांव , ( ८ ) खुर्शीपार , (९ ) खुटसावरी , ( १० ) टेकेपार मा ., ( ११) माडगी 
३३- आमगांव (१) करचखेडा, (२) टेकेपार डो.,(३) आमगांव , (४) दिघोरी ,( ५) पलाडी, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ६) कारधा, (७) भिलेवाडा ,( ८ ) आंबाडी ,(९ ) अर्जुनी पु. (प्रगणक गट २७७ सोडून ) महिला 
३४- गणेशपूर (१ ) गणेशपूर , ( २) पिंडकेपार, ( ३) बेला , (४) दवडीपार बे.,( ५) कोरंभी, सर्वसाधारण महिला 
३५ - खोकरला (१) भोजापूर , (२) खोकरला, (३) गोपीवाडा, (४) मुजबी , 

अनुसूचित जाती 
( ५) संगम ( ग्रा . प. खैरी पा . सोडुन ), (६) पिपरी (चिचोली सोडुन ),( ७) उमरी 
३६- ठाणा ( १) शहापूर, ( २) नांदोरा , (३) परसोडी, ( ४) ठाणा, (५ ) खरबी, (६ ) चिखली सर्वसाधारण 
३७- सावरी / ज . ( १ ) सावरी/ ज ., ( २ ) खराडी, ( ३ ) राजेदहेगांव , ( ४ ) कोंढी , ( ५ ) चिचोली नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ग्रा . प. पिपरी सोडुन ),( ६ ) साहुली, ( ७) खैरी पा . ( संगम सोडुन ),( ८ ) कवडसी , 

( ९) सालेबर्डी 
३८ -सिल्ली ( १) सिरसघाट , ( २) सिल्ली, ( ३) दवडीपार बा ., (४ ) पचखेडी , (५ ) गराडा खुर्द, सर्वसाधारण 

( ६ ) टेकेपार को .,( ७) मानेगांव , ( ८ ) तिड्डी, ( ९) बासोरा, ( १० ) बोरगांव बुज ., 

( ११) अर्जुनी ( फक्त प्रगणक गट २७७ समाविष्ट ) 
३९ - पहेला ( १) गराडा बु.,( २) बोरगांव खु., (३) जामगांव , ( ४) नवरगांव , (५ ) चोवा , सर्वसाधारण 

( ६ ) निमगांव , ( ७) इटगांव , (८ ) वळद , ( ९ ) पहेला, (१० )चिखल पहेला , 
( ११ ) वाकेश्वर , ( १२ ) गोलेवाडी, ( १३ ) रावणवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


३१ 


अनुसूची - चालू 


( ३) 


पवनी 


on 


४०- अड्याळ- (१) चिचाळ ,(२) नेरला ,(३) सावरगांव,(४) सौंदळ , (५) चकारा , (६) अड्याळ अनुसूचित जाती महिला 

चिचाळ 
४१ -पिंपळगांव ( १) मिन्सी, ( २) कलेवाडा,( ३) तिरी, (४) केसलवाडा,( ५) उमरी, (६) चिखली, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ७) कातुर्ली, (८ ) पिंपळगांव , (९ ) पिलांद्री , ( १० ) खांबाडी, ( ११ ) विरली खंदार , महिला 

( १२) सोनेगांव , ( १३) फनोली , (१४ ) भावड 
४२ - कोंढा ( १) आकोट , (२) गोसे खु., (३) गोसे बुज .,( ४) पाथरी, (५) नवेगांव ऊर्फ पालेपार, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( ६) कोंढा, ( ७) कोसरा , ( ८ ) मालची पुर्न.,( ९ ) सोमनाळा बुज . 
४३ - ब्रम्ही ( १) ब्रम्ही ,( २) बाचेवाडी , ( ३) रनाळा, ( ४) शेंद्री खु.,( ५) शेंद्री बुज .,( ६) पालोरा चौ ., अनुसूचित जाती 

( ७) निघवी , (८ ) खैरी दिवान ,( ९) रूयाळ, (१०) जुनोना , (११) भंडारा, (१२ ) लोणारा , 

( १३) बाम्हणी , ( १४ ) मोखारा 
___ (१) आसगांव ,( २) मोहरी, (३) बोरगांव ,( ४) शिवनाळा ,( ५) मांगली ,(६ ) वलनी, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
( ७) उमरी , ( ८ ) पौना खु ., ( ९ ) पौना बुज ., ( १० ) धामणी 

महिला 
४५- भुयार ( १) कुर्झ, ( २) पाहुणगांव , (३ ) खापरी रे., (४ ) परसोडी, (५ ) कोरंभी, ( ६) सिंदपूरी , अनुसूचित जमाती 

( ७) वासेळा, (८) इटगांव, (९) भुयार, ( १० ) मेढेगांव , ( ११) काकेपार, ( १२ ) निलज , 

( १३ ) आमगांव , ( १४ ) वाही 
४६- सावरला (१) कोदुर्ली,( २) कन्हाळगांव,( ३) बेटाळा,( ४) निष्टी ,( ५) सिरसाळा,(६ ) सावरला , अनुसूचित जमाती महिला 

( ७) शेळी सोम.,( ८) खातखेडा , (९) गुडेगांव, ( १० ) भोजापूर, ( ११) धानोरी 
४७ -मासळ ( १) तिरखुरी, (२ ) पालेपेंढरी, (३) पांचगांव , ( ४) सोनेगांव, ( ५) बेलाटी, (६) मासळ , अनुसूचित जाती महिला 

( ७) पेंढरी , ( ८ ) हरदोली , (९ ) पाऊलदवना , ( १० ) तई बुज ., ( ११) गुंजेपार , 

( १२) मांढळ 
४८-दिघोरी/ मो . ( १) खोलमारा, (२) जैतपूर ,(३) चिकना, (४) चिचाळ, (५) पारडी, (६) मुरमाडी, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
( ७) तावशी , (८ ) साखरा , (९ ) दिघोरी / मो ., ( १०) मुर्दा 

महिला 
४९-भागडी ( १) बारव्हा, (२) बोथली,(३) धर्मापूरी, (४) कोच्छी/ दांडे,(५ ) मानेगांव बो ., सर्वसाधारण 

( ६) चिचोली अंतरगांव, ( ७) भागडी, (८ ) परसोडी/ नाग .,(९ ) पाहूणगांव , 

( १० ) आथली ( ११ ) आसोला 
५० - सरांडी बु . ( १) खैरी/ घर , (२) ढोलसर, ( ३) सरांडी बुज .,( ४) ओपारा , (५ ) डोकेसरांडी , सर्वसाधारण 

( ६ ) विरली बुज ., ( ७ ) राजनी, ( ८) विरली खुर्द , (९ ) करांडला , (१० ) ईटान 
५१-मोहरणा ( १) किरमटी, ( २) दोनाड , (३) रोहनी, (४) नांदेड, ( ५) खैरणा, (६ ) मोहरणा , सर्वसाधारण महिला 

( ७ ) कुडेगांव , ( ८ ) गवराळा, ( ९ ) मांदेड सा ., ( १० ) खैरी / पट , ( ११ ) विरली डांबी , 

( १२) विहिरगांव 
५२-पिंपळगाव ( १ ) दहेगांव , ( २) पिंपळगांव को ., ( ३ ) मडेघाट , ( ४ ) कन्हाळगांव , (५ ) पुयार , अनुसूचित जाती 

( ६ ) चप्राड , ( ७) सोनी/ इंदोरा , 


लाखांदूर 


को . 


( ) 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस- २०१४-प्र.क्र . २३ - का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ 
पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तुमसर पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणा- या क्रमांक क . ली .-जिपपंसनि- कावी - २९१-२०१५, दिनांक ६-५-२०१५ च्या 
आदेशाचा मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२, २०१५/ आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त तुमसर पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . आता, मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस -२०१५-प्र.क्र .३२- का . ७, दिनांक ११-६-२०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२, पोट - कलम ( १) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६-प्र . क्र . ३४ -पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर , १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपसनि - कावी - ३८०- २०१५ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१४- प्र. क्र . २३ - का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी तुमसर 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१४ -प्र .क्र . २३- का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी तुमसर 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - २० 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या – १० 

( ३) स्त्रियांसाठी [ ( अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व ( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्यास्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - ६ 

(४ ) उपरोक्त क्र . ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती - १ 
( ब ) अनुसूचित जमाती – २ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग - ३ 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ४ 
तसेच , मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११ - ६- २०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६- प्र .क्र .- ३४ - परा , दिनांक १९ नोव्हेंबर 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या 
कलम १२ च्या पोट- कलम ( १) खाली मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणामध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ७५ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१४ -प्र .क्र . २३ - का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ 
पोट- कलम ( १ ) खंड ( अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मोहाडी पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांकरिता ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणा - या क्रमांक क . ली .-जिपपंसनि - कावी - २९२ - २०१५, दिनांक ६ - ५ - २०१५ च्या 
आदेशाचा मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित 
केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त मोहाडी पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. आता, मा . राज्य निवडणूक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


३३ 


आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस - २०१५-प्र .क्र . ३२- का . ७, दिनांक ११- ६- २०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियामाच्या कलम १२ , पोट - कलम ( १) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी - १०९६- प्र . क्र . ३४ -पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपसनि - कावी- ३८१- २०१५. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१४-प्र.क्र . २३- का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी मोहाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट-कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१४-प्र .क्र .२३- का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी मोहाडी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या -१४ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - ६ 

( ३) स्त्रियांसाठी [( अ) अनुसूचित जाती , ( ब) अनुसूचित जमाती व ( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरुन ] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - २ 

( ४) उपरोक्त क्र . (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ ) अनुसूचित जाती 
(ब ) अनुसूचित जमाती - 0 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग - २ 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ५ 
तसेच, मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११- ६-२०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६- प्र .क्र .- ३४ -पंरा , दिनांक १९ नोव्हेंबर 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या 
कलम १२ च्या पोट - कलम ( १ ) खाली मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक गणामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६ . 

___ राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस - २०१४ -प्र.क्र . २३- का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ 
पोट -कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे साकोली पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणा- या क्रमांक क . ली .-जिपपंसनि - कावी - २९३ - २०१५, दिनांक ६ मे , २०१५ आदेशाचा 
ना -एक - अ-९ (१५८२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५ -३१ , शके १९३७ 


मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या 
पध्दतीप्रमाणे उक्त साकोली पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . आता, मा . राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ-जिपपंस-२०१५-प्र .क्र .३२- का .७, दिनांक ११ -६- २०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ , पोट-कलम ( १) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६-प्र . क्र . ३४ -पंरा , दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपसनि - कावी -३८२- २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१४- प्र.क्र . २३ - का . ७, दिनांक 
साकोली पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 


आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१४ -प्र . क्र . २३- का . ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी साकोली 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या –१२ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - ६ 

(३ ) स्त्रियांसाठी [ ( अ ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व ( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून ] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - ३ 

( ४) उपरोक्त क्र . ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२ ) मधील ( अ ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती - १ 
( ब) अनुसूचित जमाती – ० 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग - २ 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - ३ 
तसेच , मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११- ६- २०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 
२ . त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६- प्र .क्र .- ३४ -पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर 

ने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या 
कलम १२ च्या पोट- कलम ( १ ) खाली मी , धीरज कमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणामध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 

३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


क 


माग 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७७ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस - २०१४-प्र.क्र . २३ - का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ पोट 
कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचाजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे लाखनी पंचायत समिती जितक्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५ -३१ , शके १९३७ 


३५ 


निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणा- या क्रमांक कली-जिपपंसनि - कावी - २९४ - २०१५, दिनांक ६ - ५ - २०१५ 
आदेशाचा मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ पोट -कलम ( १) मध्ये निश्चित 
केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त लाखनी पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . आता, मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस - २०१५-प्र .क्र . ३२- का .७, दिनांक ११- ६- २०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ , पोट- कलम ( १ ) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६- प्र . क्र . ३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपसनि - कावी - ३८३- २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , 
महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१४-प्र .क्र . २३- का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी लाखनी पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट -कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस -२०१४-प्र.क्र .२३- का . ७, दिनांक ११ - ३- २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी लाखनी पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - १२ 
(२) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - ६ 
(३ ) स्त्रियांसाठी [( अ) अनुसूचित जाती , (ब) अनुसूचित जमाती व ( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागा धरून ] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - ४ 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्यास्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहिल . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग : २ 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : २ 
तसेच , मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११-६-२०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६-प्र.क्र .- ३४-पंरा , दिनांक १९ नोव्हेंबर , 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) चा 
कलम १२ पोट- कलम ( १ ) खाली मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५ - ३१ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ७८ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ जिपपंस- २०१४- प्र. क्र . २३ - का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ 
पोट- कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भंडारा पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणा - या क्रमांक क . ली .-जिपपंसनि - कावी - २९५ - २०१५, दिनांक ६ मे , २०१५ च्या 
आदेशाचा मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित 
केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त भंडारा पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . आता, मा . राज्य निवडणूक 

पपंस - २०१५- प्र .क्र . ३२- का . ७, दिनांक ११- ६ - २०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार , भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ , पोट - कलम ( १ ) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी - १०९६- प्र . क्र . ३४ -पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर ,१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपसनि - कावी - ३८४ - २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१४ - प्र .क्र . २३ - का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी भंडारा 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१४- प्र . क्र . २३ - का . ७ , दिनांक ११ मार्च, २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी भंडारा 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - २० 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या – १० 

(३) स्त्रियांसाठी [ ( अ) अनुसूचित जाती,( ब) अनुसूचित जमाती व ( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्यास्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून ] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - ५ 

( ४) उपरोक्त क्र . (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ ) अनुसूचित जाती - २ 
( ब) अनुसूचित जमाती – ० 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग - ३ 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या – ५ 
तसेच , मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११- ६- २०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र. क्र .- ३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या 
कलम १२ च्या पोट- कलम ( १) खाली मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५ / आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


३७ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ७९ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस - २०१४-प्र.क्र . २३ - का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ पोट 
कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पवनी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक 
गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहेत आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणा- या क्रमांक कली-जिपपंसनि- कावी-२९६- २०१५, दिनांक ६ मे २०१५ आदेशाचा 
मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या 
पध्दतीप्रमाणे उक्त पवनी पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस- २०१५ -प्र.क्र . ३२ - का .७, दिनांक ११ -६- २०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ , पोट-कलम (१ ) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र. क्र . ३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कली-जिपसनि - कावी - ३८५ - २०१५. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा) कलम ९(१) अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , 
महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१४-प्र .क्र . २३ - का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी पवनी पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट -कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१४ -प्र . क्र . २३ - का .७, दिनांक ११- ३- २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी पवनी पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - १४ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाचा जागांची संख्या - ८ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी [( अ) अनुसूचित जाती,(ब) अनुसूचित जमाती व ( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागा धरून] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - ५ 
( ४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहिल. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग : २ 
(५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : २ 
तसेच , मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११ -६-२०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६- प्र . क्र .- ३४ -परा , दिनांक १९ नोव्हेंबर , 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या 
कलम १२ च्या पोट-कलम ( १ ) खाली मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्यानिर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 

३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


ना - एक- अ- १० ( १५८२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८० . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१४ -प्र .क्र . २३ - का - ७, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ पोट 
कलम ( १ ) खंड ( अ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे लाखांदूर पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गस्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणा- या क्रमांक कली-जिपपंसनि - कावी- २९७- २०१५, दिनांक ६ मे २०१५ आदेशाचा 
मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ पोट - कलम ( १ ) मध्ये निश्चित केलेल्या 
पध्दतीप्रमाणे उक्त लाखांदूर पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. आता, मा . राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस- २०१५- प्र .क्र . ३२- का . ७, दिनांक ११ - ६- २०१५ च्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची सुधारीत अंतिम अधिसूचना 
संबंधी मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२, पोट -कलम (१ ) याद्वारे सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी- १०९६- प्र . क्र . ३४ -परा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कली-जिपसनि - कावी - ३८६- २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) कलम ९( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्त , 
महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१४- प्र . क्र . २३ - का . ७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी लाखांदूर पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१४ -प्र.क्र .२३- का .७, दिनांक ११ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये त्यांनी लाखांदूर 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या 
जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - १२ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाचा जागांची संख्या - ६ 
( ३) स्त्रियांसाठी [( अ) अनुसूचित जाती,( ब) अनुसूचित जमाती व ( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागा धरून] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - ३ 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहिल. 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग : २ 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : ३ 
तसेच , मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ११- ६-२०१५ च्या पत्रान्वये प्रभाग रचनेची सुधारीत अंतीम अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी - १०९६-प्र.क्र .- ३४ -पंरा , दिनांक १९ 
नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) 
च्या कलम १२ पोट -कलम ( १ ) खाली मी , धीरज कुमार, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


३९ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

भंडारा जिल्हा पंचायत समिती 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गणाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
क्र . व नाव 

जमाती/नागरीकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता राखीव जागा 
( १ ) ( २ ) ( ३) 

( ४ ) 
तुमसर १ - आष्टी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत 

सर्वसाधारण 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १ ) आस्टी (२) लोभी 
२- नाकाडोंगरी (१) नाकाडोंगरी (२) पौनारखारी 

अनुसूचित जमाती 
( ३ ) पाथरी ( ४ ) कवलेवाडा 
३-चिखला ( १) चिखला (२) धुटेरा (३) राजापूर 

सर्वसाधारण 
( ४) गुडरी खु . 


४ -सितासावंगी 


( १ ) सितासावंगी ( २) गोबरवाही (३ ) चिचोली 


सर्वसाधारण 


५- मोहाडी खापा 


( १) मोहाडी खापा (२) टेमणी (३) वारपिंडकेपार 
( ४ ) सोंडया (५ ) महालगांव (६ ) मांगली सि . 
( ७) गोंदेखारी (८ ) चांदपूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


६ - बपेरा सि . 


सर्वसाधारण महिला 


( १) बपेरा सि . (२) देवसर्रा ( ३) गोंडीटोला 
( ४ ) देवरीदेव (५ ) बिनाखी ( ६) सुकळी नकुल 


७- चुल्हाड 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( १) चुल्हाड (२) सिंदपूरी (३) वाहणी 
( ४) पिपरी चुन्नी (५ ) मांडवी 


८ -सिलेगांव 


( १) सिलेगांव (२) परसवाडा सि . (३) पांजरा रे. सर्वसाधारण 
( ४) हरदोली सि . (५) कर्कापूर (६ ) तामसवाडी 


९ -सिहोरा 


सर्वसाधारण 


( १) सिहोरा ( २) रनेरा (३ ) रुपेरा 
( ४) बोरगांव ( ५) मच्छेरा 


१० - साखळी 


अनुसूचित जमाती महिला 


( १) साखळी ( २) मुरली (३) सोनेगांव 
( ४) धनेगाव (५) मोहगांव ख. ( ६) दावेझरी सि . 
( ७) पचारा ( ८) चुल्लरडोह 


११- बाजारटोला 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


( १) डोंगरी बुज . (२) येदरबुची ( ३) कुरमुडा 
( ४) बाळापूर ह . 


१२ - गर्रा 


स 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


गास 


( १) गर्रा (२) सुसूरडोह पुन . (३) आसलपानी 
( ४) चिखली (५ ) देवनारा 
( १ ) लोहारा ( २) लेंडेझरी ( ३) रोंघा (४ ) आलेसूर 


१३- लोहारा 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


(४ ) 


१४ - आंबागड 


अनुसूचित जमाती महिला 


( १) आंबागड ( २) बपेरा आं . ( ३) पवनारा 
( ४) सोरना ( ५) पिपरिया 


१५-मिटेवानी 


सर्वसाधारण 


( १) मिटेवानी ( २) मेहगांव ( ३ ) झारली 
( ४) पिपरा (५ ) उमरवाडा ( ६) नवरगांव 


१६- येरली 


सर्वसाधारण महिला 


( १) येरली ( २) डोंगरला ( ३) खैरलांजी 
( ४) बोरी ( ५ ) सितेपार 


१७ - खापा 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) खापा (२) तुडका (३ ) मांगली दे. 
( ४ ) मांढळ 


१८ - हसारा 


अनुसूचित जाती महिला 


( १) हसारा ( २ ) हिंगणा ( ३) हरदोली आं . 
( ४ ) परसवाडा दे . ( ५ ) खरबी 


१९ - देव्हाडी 


(१) देव्हाडी ( २) स्टेशनटोली (३) कोष्टी 


अनुसूचित जाती 


२० -माडगी 


सार्वसाधारण महिला 


( १) माडगी ( २) बाम्हणी ( ३) चारगांव 
( ४ ) सुकडी दे. (५ ) ढोरवाडा 


मोहाडी 


२१ - कांद्री 


अनुसूचित जमाती 


( १ ) कांद्री ( २) हिवरा (३ ) बच्छेरा 
( ४ ) बोंद्री ( ५ ) देऊळगांव 


२२- जांब 


अनुसूचित जाती 


( १ ) जांब ( २) खैरलांजी ( ३) धुसाळा 
( ४) नवेगांव धु. (५ ) काटी (६ ) सकरला 
( ७) शिवणी 


२३- उसर्रा 


सर्वसाधारण महिला 


( १) उसर्रा (२) टाकला ( ३) धोप 
( ४ ) ताडगाव ( ५) सालई खु . ( ६) काटेबाम्हणी 
( ७ ) टांगा 


२४ - डोंगरगाव 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


(१ ) डोंगरगाव ( २) भिकारखेडा (३ ) विहीरगांव 
( ४ ) सालई बु . (५ ) कुशारी ( ६ ) महालगांव 


२५- आंधळगांव 


सर्वसाधारण 


( १ ) आंधळगांव ( २ ) अकोला ( ३ ) चिचोली 
( ४) मलीदा (५ ) पिंपळगांव का . ( ६) पालडोंगरी 


२६- हरदोली 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) हरदोली ( २) सितेपार झं . (३ ) पांढराबोडी 
( ४ ) सालेबर्डी ( ५ ) कान्हळगाव सि . (६ ) सिरसोली 
( ७ ) वडेगांव ( ८ ) चिचखेडा 
( १ ) खमारी बुज . ( २) पिंपळगाव झं . (३ ) खुटसावरी 
( ४ ) मांडेसर ( ५ ) पारडी 


२७- खमारी बुज . 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


४१ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


(२ ) 


२८ - पाचगांव 


सर्वसाधारण महिला 


( १) पाचगांव ( २) नेरी ( ३) सातोना ( ४) पाहुणी 
( ५) भोसा (६ ) बिड /सितेपार 


२९ - वरठी 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) वरठी वार्ड क्र . १ , ३ , ४ , ५ , ६ 

( वार्ड क्र . २ वगळून ) 


३० -मोहगांव देवी 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) मोहगांव देवी ( २ ) दहेगांव ( ३ ) बोथली 
( ४ ) एकलारी व ( ५) वरठी वार्ड क्र . २ 


३१ - बेटाळा 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


( १) बेटाळा ( २) मुंढरी बुज . (३) रोहणा 
( ४ ) रोहा 
( १) पालोरा ( २) पांजरा बो . (३) खडकी 
( ४) ढिवरवाडा (५ ) कन्हाळगांव क . (६ ) बोरगांव 


३२ -पालोरा 


सर्वसाधारण 


३३- देव्हाडा खु . 


( १) देव्हाडा खुर्द ( २) देव्हाडा बुज. ( ३) निलज बुज . नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
( ४) निलज खुर्द . ( ५) मोहगांव बुज . 
( ६ ) नवेगांव बुज . 


३४ - करडी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


( १) करडी (२) मुंढरी खुर्द (३ ) जांभोरा 
( ४ ) केसलवाडा 


साकोली 


३५-किन्ही/ ए . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


( १) किन्ही/ए. ( २) पळसपानी (३) उमरझरी 
( ४ ) उसगांव ( ५) चांदोरी (६ ) आमगांव बुज . 
( १) एकोडी (२) बोरगांव (३) परसटोला 
( ४ ) बांपेवाडा (५ ) घानोड ( ६ ) खैरी 


३६- एकोडी 


सर्वसाधारण महिला 


३७-पिंडकेपार 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


३८ -विर्सी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


( १) पिंडकेपार (२) तुडमापूरी (३) वडेगांव 
( ४) जांभळी/ खां . ( ५) खांबा ( ६) मालुटोला 
( १) विर्सी (२) पाथरी (३) सातलवाडा 
( ४) किन्ही/मोखे ( ५) मोखे (६) उकारा 
( १) बोदरा ( २) जांभळी / स. (३) गुढरी 
( ४ ) बाम्हणी (५ ) मुंडीपार / स . (६ ) बरडकिन्ही 
( ७) गिरोला (८ ) मोहोगाटा (९ ) सोनपूरी 


३९ -बोदरा 


अनुसूचित जमाती 


४०-कुंभली 


सर्वसाधारण 


( १) कुंभली ( २) धर्मापुरी ( ३) सावरबंध 
( ४ ) बोंडे (५ ) खंडाळा 
( १) सेंदूरवाफा 


४१ - सेंदूरवाफा 


अनुसूचित जाती महिला 


४२ - परसोडी/ सौ . 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) परसोडी/ सौ . (२) उमरी ( ३) लवारी 
( ४ ) चारगांव 


४३ - वडद 
४४ - पळसगांव / सो . 


( १) वडद (२) सुकळी (३) निलज (४) गोंडउमरी 
( १ ) पळसगांव/ सो . (२) महालगांव (३ ) शिवनीबांध 
( ४) पापडा/ बु. (५ ) वांगी 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण महिला 


ना - एक - अ- ११ ( १५८२) . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 

( ३) 
( १) सानगडी (२) झाडगांव (३) बोळदे 


( ४ ) 


४५ - सानगडी 


अनुसूचित जाती 


४६ - सासरा 


सर्वसाधारण 


( १ ) सासरा ( २) सानगांव ( ३) कटंगधरा 
( ४) साखरा (५) विहीरगांव बु. (६ ) सालेबर्डी 
( ७) केसलवाडा (८ ) सिरेगांव टोला 


लाखनी 


४७ - सालेभाटा 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) सालेभाटा ( २ ) परसोडी ( ३ ) सिंदीपार 
( ४) गोंडसावरी (५) निलागोंदी (६ ) बोरगांव 
( ७) केसलवाडा/ पवार 


४८ - लाखोरी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


(१) लाखोरी ( २) आलेसूर ( ३) राजेगांव 
( ४) मोरगांव ( ५) मानेगांव (६ ) मासलमेटा 


४९-पिंपळगांव/ सडक 


अनुसूचित जाती 


(१ ) पिंपळगाव ( २) खैरी ( ३) सामेवाडा 
( ४) सेलोटी (५) रेंगेपार / कोहळी (६) धाबेटेकडी 


५० - मुरमाडी/ सा . 


सर्वसाधारण महिला 


५१ - गडेगांव 


( १) मुरमाडी/ सावरी ( २) सावरी 
(१ ) गडेगांव (२) किन्ही ( ३) दैतमांगली 
( ४) सोमलवाडा ( ५) खेडेपार (६) रेंगेपार कोठा 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


५२- केसलवाडा/ वा 


अनुसूचित जमाती महिला 


(१) केसलवाडा/वाघ (२) गराडा ( ३) सिपेवाडा 
( ४ ) चान्ना (५ ) धानला 


५३ -पोहरा 


(१ ) पोहरा ( २) पेंढरी ( ३ ) मोगरा 


सर्वसाधारण 


५४ - कनेरी / दगडी 


सर्वसाधारण 


( १) कनेरी (२) डोंगरगांव/ न्या . (३) ईसापूर 
( ४) गोंडेगाव (५ ) गुरढा ( ६ ) मचारणा 
( ७ ) रेंगोळा ( ८ ) मांगली 


५५-मुरमाडी/ तुप . 


सर्वसाधारण 


( १) मुरमाडी/ तुप . ( २) दिघोरी (३) रामपूरी 
( ४ ) कन्हाळगांव ( ५ ) डोंगरगांव सा . 
( ६) सोनमाळा ( ७) मिरेगांव (८ ) शिवणी 
( १ ) मेंढाटोला (२ ) झरप ( ३ ) कोलारी 
( ४ ) भूगांव (५) विहीरगांव ( ६) खुनारी 
( ७ ) पळसगांव ( ८ ) निमगांव 


५६-मेंढा टोला 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


५७-किटाडी 


अनुसूचित जाती महिला 


( १) किटाडी ( २) देवरी ( ३) गोंदी 
( ४) कवलेवाडा (५ ) जेवनाळा (६ ) वाकल 
( ७) घोडेझरी 


५८ - पालांदूर चौ . 


सर्वसाधारण 


( १) पालांदूर / चौ .( २) खराशी ( ३) लोहारा 
( ४ ) पाथरी ( ५) म-हेगांव 


भंडारा 


५९ - पांढराबोडी 


सर्वसाधारण महिला 


(१ ) हत्तीडोई ( २) मोहदूरा (३ ) जाख 
( ४) टवेपार ( ५ ) पांढराबोडी ( ६) सिरसी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६-२२, २०१५/ आषाढ २५- ३१, शके १९३७ 


४३ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


( २) 


( ३ ) 


६०- कोथुर्णा 


सर्वसाधारण महिला 


( १) कोथुर्णा (२ ) दाभा ( ३) इंदुरखा 
( ४ ) खैरी बे . (५ ) लावेश्वर (६ ) टाकळी 
( ७) सोनुली 


६१- खमारी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


( १) मांडवी ( २) बेलगांव ( ३ ) मंडनगांव 
( ४) खमारी ( ५) सुरेवाडा 


६२- कोका 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) बेरोडी (२) माटोरा ( ३) कोका 
( ४) सर्पवाडा (५ ) डोडमाझरी टे . 


६३- धारगांव 


अनुसूचित जमाती 


( १ ) धारगांव (२) डव्वा ( ३) मालीपार 
( ४ ) चांदोरी ( ५) कवलेवाडा 


६४ - गुंथारा 


सर्वसाधारण 


( १) गुंथारा ( २) राजेगांव ( ३) खुर्शीपार 
( ४) खुटसावरी (५ ) टेकेपार मा . (६ ) माडगी 


६५- आमगांव 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) करचखेडा (२) टेकेपार डो . (३ ) आमगांव 
( ४) दिघोरी (५) पलाडी 


६६ - कारधा 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


( १ ) कारधा ( २) भिलेवाडा (३ ) आंबाडी 
( ४) अर्जुनी पु.(प्रगणक गट २७७ सोडून ) 


६७- गणेशपुर 


( १) गणेशपुर ( २) पिंडकेपार 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


६८ - बेला 


( १) बेला ( २) दवडीपार बे . (३ ) कोरंभी 


सर्वसाधारण 


६९ - खोकरला 


( १) भोजापूर ( २) खोकरला 
( १) गोपीवाडा ( २) मुजबी ( ३) संगम ( ग्रा .पं. खैरी 
पां . सोडून ) ( ४) पिपरी (चिचोली सोडून ) (५ ) उमरी 


अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जाती महिला 


७० - गोपीवाडा 


७१ - शहापूर 


(१) शहापूर (२) नांदोरा (३) परसोडी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


७२- ठाणा 


(१) ठाणा (२) खरबी (३) चिखली 


सर्वसाधारण 


७३ - सावरी ज . 


( १ ) सावरी ज . 


सर्वसाधारण 


७४ - कोंढी 


अनुसूचित जाती 


( १) खराडी ( २) राजेदहेगांव ( ३) कोंढी 
( ४) चिचोली ( ग्रा.पं.पिपरी सोडून ) ( ५) साहुली 
( ६) खैरी पा . ( संगम सोडून ) ( ७) कवडशी 
( ८ ) सालेबर्डी 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६-२२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(३ ) 


( ४ ) 


७५-सिल्ली 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


( १ ) सिरसघाट ( २ ) सिल्ली ( ३ ) दवडीपार बा . 
( ४ ) पचखेडी 


७६- मानेगांव 


सर्वसाधारण महिला 


( १) गराडा खु . ( २) टेकेपार को . (३) मानेगांव 
( ४) तिड्डी (५) बासोरा ( ६) बोरगांव बु. 
( ७) अर्जुनी (फक्त प्रगणक गट २७७ समाविष्ट ) 


७७- चोवा 


सर्वसाधारण 


( १ ) गराडा बु. ( २) बोरगांव खु . ( ३) जामगांव 
( ४ ) नवरगांव (५ ) चोवा ( ६ ) निमगांव 
( ७ ) इटगांव ( ८ ) वळद 


७८ - पहेला 


अनुसूचित जाती 


( १ ) पहेला ( २ ) चिखलपहेला ( ३ ) वाकेश्वर 
( ४ ) गोलेवाडी ( ५ ) रावणवाडी 


पवनी 


७९-चिचाळ 


अनुसूचित जाती महिला 


( १) चिचाळ (२) नेरला (३) सावरगांव 
( ४ ) सौंदळ (५ ) चकारा 


८० - अड्याळ 


( १ ) अड्याळ 


सर्वसाधारण 


८१ -तिरी 


अनुसूचित जमाती महिला 


( १) मिन्सी (२) कलेवाडा ( ३) तिरी 
( ४ ) केसलवाडा ( ५) उमरी ( ६) चिखली 
( ७) कातुर्ली 


८२-पिंपळगांव 


सर्वसाधारण महिला 


( १ ) पिंपळगांव ( २) पिलांद्री (३ ) खांबाडी 
( ४) विरली/ खं . (५ ) सोनेगांव (६ ) फनोली 
( ७ ) भावड 


८३- आकोट 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


८४- कोंढा 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


८५- ब्रम्ही 


अनुसूचित जाती महिला 


( १ ) आकोट ( २) गोसे खु . ( ३) गोसे बु . 
( ४ ) पाथरी (५ ) नवेगाव उर्फ पालेपार 
( १) कोंढा (२) कोसरा ( ३) मालची पुन . 
( ४ ) सोमनाळा बुज . 
( १) ब्रम्ही (२) बाचेवाडी ( ३) रनाळा 
( ४ ) शेंद्री खु . (५ ) शेंद्री बुज . (६ ) पालोरा चौ . 
( ७) निघवी 
(१ ) भेंडाळा ( २) रूयाळ ( ३ ) जुनोना 
( ४) खैरी दिवान ( ५) लोणारा (६ ) बाम्हणी 
( ७) मोखारा 
( १ ) आसगांव ( २ ) मोहरी ( ३ ) बोरगांव 
( ४ ) शिवनाळा 


८६- खैरी दिवान 


सर्वसाधारण 


८७- आसगांव 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


आषाढ २५- ३१ . शके १९३७ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


४५ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


( २) 


(३ ) 


८८ - मांगली 


सर्वसाधारण महिला 


८९ -कुर्दा 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


९० - भुयार 


अनुसूचित जाती 


९१-कोदुर्ली 


सर्वसाधारण 


९२- सावरला 


सर्वसाधारण 


लाखांदूर 


९३-मासळ 


अनुसूचीत जाती 


९४ - मांढळ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


९५- जैतपूर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


( १) मांगली ( २) वलनी (३) उमरी 
( ४) पौना खु . (५) पौना बु. (६) धामणी 
( १) कुर्दा (२) पाहुणगांव (३) खापरी रे. 
( ४) परसोडी ( ५ ) कोरंभी ( ६) सिंदपूरी 
( ७) वासेळा ( ८ ) ईटगांव । 
( १) भुयार ( २) मेंढेगांव (३) काकेपार 
( ४ ) निलज (५ ) आमगांव (६ ) वाही . 
( १ ) कन्हाळगांव ( २) कोदुर्ली (३ ) बेटाळा 
( ४) निष्ठी ( ५) सिरसाळा 
( १) सावरला (२) शेडी सोम . ( ३) खातखेडा 
( ४) गुडेगांव (५) भोजापूर ( ६) धानोरी 
( १) तिरखुरी ( २) पालेपेंढरी (३ ) पांचगांव 
( ४) सोनेगांव ( ५) बेलाटी (६) मासळ 
( १) पेंढरी (२) हरदोली ( ३) पाउलदवना 
( ४) तई (बु.) ( ५) गुंजेपार (६ ) मांढळ 
( १) खोलमारा (२) जैतपूर (३ ) चिकना 
( ४ ) चिचाळ ( ५) पारडी ( ६ ) मुरमाडी 
( १) तावशी (२) साखरा ( ३) दिघोरी मोठी 
( ४ ) मुझ 
( १) बारव्हा ( २) बोथली ( ३) धर्मापूरी 
( ४) कोच्छी/ दांडे ( ५) मानेगांव/ बोर . 
( ६ ) चिचोली/ अंतरगांव 
( १) भागडी (२ ) परसोडी/ नाग ( ३) पाहुणगांव 
( ४ ) आथली ( ५) आसोला 
( १) खैरी / घर (२) ढोलसर ( ३) सरांडी बुज . 
( ४) ओपारा ( ५) डोकेसरांडी 
( १) विरली बु . ( २) राजनी (३ ) विरली खु . 
( ४) करांडला ( ५ ) ईटान 
( १ ) किरमटी ( २) दोनाड (३ ) रोहनी 
( ४ ) नांदेड (५ ) खैरणा (६ ) मोहरणा 
( १) कुडेगाव ( २) गवराळा (३) मांदेड / सा . 
( ४ ) खैरी /पट ( ५) विरली डांबी (६ ) विहिरगांव 
( १ ) दहेगांव ( २) पिंपळगाव/ को . ( ३ ) मडेघाट 
( ४ ) कन्हाळगांव 
( १) पुयार (२) चप्राड (३ ) सोनी/ इंदोरा 


९६-दिघोरी/ मो . 


सर्वसाधारण 


९७- बारव्हा 


सर्वसाधारण महिला 


९८ - भागडी 


सर्वसाधारण महिला 


९९ - सरांडी बुज . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


१००- विरली बुज . 


सर्वसाधारण महिला 


१०१-मोहरणा 


अनुसूचित जाती महिला 


१०२- कुडेगाव 


सर्वसाधारण 


१०३ -पिंपळगाव 


अनुसूचित जमाती 


१०४ - सोनी 


सर्वसाधारण 


भंडारा : 
दिनांक १२ जून २०१५ . 


धीरज कुमार , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


ना -एक - अ- १२ ( १५८२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


- 


१७ 


शुक्रवार , जुलै ३ , २०१५ / आषाढ १२ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१. 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

आदेश 


क्रमांक एमयुएन - १९( ३ )-सिआर- ३४- २०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९( २) मधिल तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर , 
गोंडपिपरी , सावली, कोरपना, जिवती व पोंभुर्णा नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगर परिषद/ नगर पंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 

जागांची विभागणी 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


नगर परिषद / लहान 

नगर नागरी 
पंचायतीचे क्षेत्राचे 

नाव 


लहान 
नागरी 
क्षेत्राचा 


निवडून 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


स्त्रियां - 


नांव 


वर्ग 


___ साठी 


अनु - 
सूचित 
जाती 


सूचित 


अनु - नागरिकांच्या अनु - अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
सूचित मागास सूचित जमातीसाठी मागास साधारण 
जमाती- प्रवर्गासाठी जातीसाठी [ रकाना ( ७) प्रवर्गासाठी 
___ साठी 

[रकाना ( ६) पैकी ] [ रकाना ( ८ ) 


साठी 


पैकी ] 


पैकी ] 


هم 


(१) (२) 
चिमूर चिमूर 
गोंडपिपरी गोंडपिपरी 


(३) 
क 


(४) 
१७ 


(५) 
९ 


(६) 
२ 


(७) 
३ 


(८) 
५ 


(९) 
१ 


( १० ) 
२ 


( ११ ) 
३ 


( १२ ) 

३ 


ww 


بهسه 


१० 


سهنه 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५ -३१ , शके १९३७ 


४७ 


तक्ता - चालू 


(3) 


(8) 


(4) 


(E) 


(0) 


(0) 


(B) 


(90) 


(99) 


(92) 


o 


(9) (2) 
सावली सावली 
कोरपना कोरपना 
जिवती जिवती 
पोंभुर्णा पोंभुर्णा 


90 


eeexm 


yoooo 


OC 


3 


3 


ev 


ww 


910 


o 


a 


टीप : सावली व पोंभुर्णा नगर पंचायतीमध्ये अनुसूचित जमातीचे एकच पद देय असल्याने ते महिलेकरीता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीद्वारे 

ठरविण्यात येईल . जर हे १ पद सोडतीमध्ये महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ४ ऐवजी ३ पदे राखीव होतील . अशा 
प्रकारे एकूण १७ पैकी ९ पदे महिला आरक्षित राहतील . 


नागपूर : 
दिनांक २ जुलै २०१५ . 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , नागपूर . 


HTT 9- 34 ( 3784 .), (77. f . ), H . TIT. FJ ., 37. $ . 02 . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR ,MUNICIPAL ADMINISTRATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act , 1965 . 

ORDER 
No . Mun . 19 ( 3 )-CR - 34 - 2015 . 

Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011 . (including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), The number of 
elected Councillors in respect ofChimur, Gondpipari, Saoli , Korapna, Jiwati & Pombhurna Nagar Parishad / 
Nagar Panchayat Area in Chandrapur District is fixed as mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to 
be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as 
mentioned in the table . 

The General Elections of the following Nagar Parishad / Nagar panchayat should be held as per this 
order . 

TABLE 
Name of Name of No . of 

Out of Col. (5 ) No. of seats reserved 
Nagar Smaller Elected No . of Seats Reserved For 

for women 
Panchayat Urban 

Coun 
Area cillors 

Scheduled Scheduled Backward 
Backward Castes Tribes Classes of 
Classes of Out of [Out of Citizens 
Citizens Col. (6 ) Col. (7 ) ] [Out of 

Col. (8 )] 
(1) (2 ) 

(10 ) 
Chimur Chimur 
GondpipariGondpipari 
Saoli Saoli 

3 4 
Korapna Korapna С 17 

3 3 
Jiwati Jiwati C 
Pombhurna Pombhurna C 


ClassofSmaller UrbanAreas 


Scheduled Castes 


Scheduled Tribes 


ooOūWomen 


(11) 


O 


wo 


N 


WW 


лол 


O 


w 


+ 


сол 


w 


amatmmt 


ол 


N 


WA 


17 


acro 


N 


Олол 


w 


17 


2 


w 


Note : Saoli & Pombhurna Nagar Panchayat is having only One seat for Scheduled Tribes . It is to be 

decided whether it will be reserved for Women or not will be decided by Lottery . If the lottery 
decides that it is for women , then there will remain 3 seats for women in open categery instead 
of 4 . Thus out of 17 seats , 9 Seats will be reserved for women . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner and Regional 
Director , Municipal Administration , 

Nagpur. 


Nagpur : 
Dated the 2nd July 2015 . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६- २२ , २०१५ / आषाढ २५- ३१ , शके १९३७ 


- 


शनिवार , जुलै ४ , २०१५/ आषाढ १३ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ८३. 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक निवडणूक - १- कार्या.- ३ - जि .प .पं . स .-निवडणूक- कावि- ४९१ - २०१५. 

मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१५- प्र .क्र .- ३२- का - ७, दि . ४- ६- २०१५ नुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ९ ( अ) तसेच पंचायत समित्या निवडणूक 
नियम , १९६२ मधील नियम ६० (१ ) अन्वये मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर याद्वारे खालील पंचायत समितीमध्ये निर्वाचित सभासदांचे नाव प्रसिद्ध 
करीत आहे. 

अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गणाचे नाव व क्रमांक निर्वाचित सभासदाचे नाव 

स्थायी पत्ता 
( १ ) ( २) 

(३ ) 
कळमेश्वर २२ - गोंडखैरी (निर्वाचक गण) अजय नामदेव वाटकर 

रा . गोंडखैरी , ता . कळमेश्वर , 
( पोट-निवडणूक ) 

जि . नागपूर . 
पारशिवनी ४३ - कन्हान (निर्वाचक गण) घोगरे मंगला जितेंद्र 

मु . जुनिकामठी, पो . गोंडेगाव , 
( पोट-निवडणूक ) 

ता . पारशिवनी , जि . नागपूर - ४४१ १०४ . 


( ४ ) 


नागपूर : 
दिनांक २ जुलै २०१५ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ८४ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्या- १०- अ. का .जिपपंसनि - स .क्र . २७ - कावि - ८८१- २०१५. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम ५७ (३) ( अ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ चा नियम ६० अन्वये मी , रणजीत कुमार , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” प्रमाणे पंचायत समिती निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव , त्यांच्या कायमच्या पत्त्यासह आणि ज्या निर्वाचक 
गणातून तो निवडून आला त्यांच्या नावासह प्रसिद्ध करित आहे. 

अनुसूची “ अ ” 
अ . क्र . पंचायत समितीचे निर्वाचक गण 

आरक्षण वर्ग निवडून आलेल्या 

कायमचा पत्ता 
क्रमांक व नाव 

उमेदवाराचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ६ ) 
चामोर्शी ६३- दुर्गापूर अनुसूचित जाती दुर्गे रमेश बुधा रा . सगणापूर , 

पो . चित्तरंजनपूर , 
ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली. 


नाव 


गडचिरोली : 
दिनांक ४ जुलै २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६- २२ , २०१५/ आषाढ २५-३१ , शके १९३७ 


१९ 


सोमवार , जुलै ६ , २०१५/ आषाढ १५ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना .वि .पु .) म. शा . रा . अ .क्र . ८५ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कलि -जिपनि- कावि- ४८२- २०१५ . 

गोंदिया जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतीच्या अडीच वर्षाची कालावधीची मुदत दिनांक ११ जुलै २०१५ ला संपत असल्यामुळे, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील तरतुदीनुसार तसेच यातील नियमाअंतर्गत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व 
विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्या सभापती व उपसभापती पदाचे आरक्षण व निवडणुक ) नियम , १९६२ चेनियम २ (ई) व ( एफ ) मधील 
तरतुदींनुसार गोंदिया जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरीता पुढील अडीच वर्षाचे कालावधीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नामाप्र 
( वि . जा ./ भ. ज . यांसह) आणि महिला ( अशा अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नामाप्र प्रवर्गातील महिलांसह) यांच्यासाठी आळीपाळीने राखून 
ठेवण्याच्या पंचायत समितीच्या सभापती पदाची संख्या विनिर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे . 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची अधिसूचना क्रमांक पंसनि - २०१३ - प्र . क्र . १३७ ( १ ) पंरा- २, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ मधील प्राप्त 
निर्देशानुसार मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , गोंदिया या जिल्ह्याचे आठ पंचायत समित्यांमध्ये त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या 
समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून पुढील अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी सभापती पदाचे आरक्षण दिनांक ४ जुलै २०१५ ला काढलेल्या 
सोडतीमध्ये झालेल्या निर्णयाप्रमाणे वाटप झाल्याचे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समित्यांचे नाव ज्या प्रवर्गासाठी सभापती पद आरक्षित झाले तो प्रवर्ग 
( २ ) 

( ३ ) 
१ गोंदिया 

नामाप्र ( महिला) 
आमगाव 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
३ सालेकसा 

सर्वसाधारण 
गोरेगाव 

सर्वसाधारण 
५ तिरोडा 

नामाप्र 
६ सडक अर्जुनी 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
देवरी 

अनुसूचित जमाती (महिला) 
८ अर्जुनी मोरगाव 

सर्वसाधारण 


( १) 


ormtoswou 


गोंदिया : 
दिनांक ४ जुलै २०१५. 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ना - एक - अ- १३ ( १५८२) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


